RNI No. MAHBIL/ 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार,मार्च१५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४४, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 17th February 2018 . 


NOTIFICATION 


No. SPP . 1017 / 2211/C . R . 307 /D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) 
of the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government 
of Maharashtra hereby appoints Adv . Prakash J. Salsingikar as “ Special Public Prosecutor ” for 
conducting the MPID Case bearing No . 04 /2014 pending before Special MPID Court, Session 
Court, Mumbai which is arising out of E . O . W . C . R . No. 168/2013 (C . R . No. 187 /2013 registered 
with Marine Drive Police Station , Mumbai). 

2. Lump sum fees of Rs. 50,000 (Rupees Fifty thousand only ) as quoted by Adv. Prakash J. 
Salsingikar has been already deposited by the applicant Shri Bhagirath Chandulal Arya to the 
Government, vide R. B. I. Challan No. 114890 , dated 6th February 2018. The amount will be paid 
to Adv . Prakash J. Salsingikar after completion of the case . 


3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V. CHAVAN, 
Section Officer . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१ , २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 26th February 2018 . 

NOTIFICATION 


No . SPP.1018/742/ C . R. 20 / D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. II of 1974), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv . Amit Munde as “ Special Public Prosecutor” for conducting 
the Session Cases No. 333/ 2016 pending before Session Court, Mumbai which is arising out of 
C . R . No . 382 / 15 registered with Nirmalnagar Police Station , Mumbai. 

2 . Adv . Amit Munde will not claim any Rumuneration or fees from the Government or 
applicant in above mentioned case . 

3 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify / annul the order without assigning 
any reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P . BORUDE , 

Section Officer . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 


क्रमांक डीजीपी . ३५१५ / प्र.क्र . ३७३ / का .१४. - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार सातारा जिल्हा व 
सत्र न्यायालयाकरिता अॅड . राजेंद्र चिमणलाल शहा यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांचा उपरोक्त पदावरील नियुक्तीचा कालावधी दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी समाप्त झाला आहे . 

सदर नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च१५- २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

___ महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . । 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसूण निरभिलाषा 
विद्यते लोकहेतोः ई - मेल : sec . mpsc @ maharashtra . gov.in वेबसाईट : www . mpsc. gov .in 

https: / /mahampsc.mahaonline .gov . in 


अधिसूचना क्रमांक पी -१(१)/( एप्रिल, २०१४ )/ एक 
खालील नमूद करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा त्यासमोर दर्शविलेल्या कालावधीत घेण्यात येईल . 


कालावधी 


विभागीय परीक्षा 
भूमी अ 

भिलेख अर्हता विभागीय परीक्षा 


दिनांक ३ ते ५ मे २०१८ 


परीक्षा केंद्र . - अंजुमन ई- ईस्लाम चे सैफ तैयबजी गर्ल्स हायस्कूल , साबु बाग , २६, जे. बी. बेहराम मार्ग, भायखळा , 
मुंबई ४०० ००८ . 

उपरोक्त विभागीय परीक्षेकरिता आयोगाच्या दिनांक ८ सप्टेंबर २०१७ च्या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित विभाग प्रमुख कार्यालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या उमेदवारांच्या नावांच्या यादीमधील उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात येणार आहे . यास्तव , प्रस्तुत परीक्षेचे वेळापत्रक 
विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात येईल . 


विभागीय परीक्षा 

विभाग प्रमुख 
भूमी अभिलेख अर्हता विभागीय परीक्षा 

जमावबंदी आयुक्त व संचालक , भूमी अभिलेख , 

पुणे ४११ ००५ . 
टीपा. - ( १ ) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे, त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र देण्यात 
येईल . प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही . तसेच परीक्षेच्या वेळी 
उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, 
पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी किमान एक ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित प्रत तसेच 
कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

___ (२ ) विभागीय परीक्षांचेनिकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना गुणांची पडताळणी करावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी निकालाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे . उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग प्रमुखांनी 
आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० प्रमाणे कोर्ट 
फी स्टॅम्प लावले आहेत , याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे 
पाठविणे आवश्यक आहे . उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून 
विचार केला जाणार नाही याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी . 

(३) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते . फेरमूल्यांकन केले जात नाही . 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


सु . सं. केसरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


भाग एक ( म . उ.वि .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१ , २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


वेळ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
विभागीय परीक्षेचा कार्यक्रम ( एप्रिल , २०१४ ) 

क्रमांक पी -१(१)एक 
परीक्षा केंद्र. - अंजुमन ई- ईस्लाम चे सैफ तैयबजी गर्ल्स हायस्कूल, साबु बाग, २६०, जे. बी . बेहराम मार्ग, भायखळा, 
___ मुंबई ४०० ००८ . 

भूमी अभिलेख अर्हता 
वार आणि दिनांक 

विषय 
गुरूवार 

सकाळी १०-०० ते १- ०० पेपर क्र . १ : - महाराष्ट्र रिजनल अॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अॅक्ट , 
दिनांक ३ मे २०१८ . 

१९६६ , वगैरेवरील प्रश्न ( पुस्तकांसह ) . 
दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . २: - महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू मॅन्युअल , भाग १ व २ 

__ वरील प्रश्न ( पुस्तकांशिवाय ) 
शुक्रवार 

सकाळी १० -०० ते १- ०० पेपर क्र . ३ – महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू मॅन्युअल , भाग ३, ४ व ५ 
दिनांक ४ मे २०१८ . 

वरील प्रश्न ( पुस्तकांसह ). 
दुपारी २- ३० ते ५- ३० पेपर क्र . ४ - बॉम्बे फायनान्शियल रुल्स , १९५९, बाम्बे सिव्हिल 

सर्व्हिसेस रुल्स , मॅन्युअल वगैरेंवरील प्रश्न ( पुस्तकांसह ). 
शनिवार 

सकाळी १० - ०० ते १ - ०० पेपर क्र . ५ - सेटलमेंट , क्लासिफिकेशन , वगैरे ( पुस्तकांसह) . 
दिनांक ५ मे २०१८ . 

दुपारी २- ३० ते ५ -३० पेपर क्र . ६ - सर्वे वगैरेंवरील प्रश्न ( पुस्तकांसह ) 


सूचना. - ( १) एखाद्या विषयात /विषयसमूहात मागील परीक्षेस जर सूट मिळाली असेल व त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी अशा उमेदवारास 
संबंधित विषयासाठी / विषयसमुहासाठी प्रवेश दिला नसतानाही तो त्या विषयास /विषयसमुहास पुन्हा बसला तर पूर्वी मिळालेली सूट रद्द 
ठरविण्यात येईल . 

( २) ज्या उमेदवारांना आयोगाने परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली आहे , त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांमार्फत परीक्षा प्रवेशपत्र व उमेदवारांना 
सूचनांची प्रत देण्यात येईल. प्रवेशपत्र तसेच ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय उमेदवारांना परीक्षा कक्षात व परीक्षेस प्रवेश मिळणार नाही. तसेच 
परीक्षेच्या वेळी उमेदवारांनी स्वतःची ओळख (Identification) पटवून देण्याकरिता स्वतःचे पॅनकार्ड , आधारकार्ड , निवडणूक आयोगाचे 

ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स ( फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यांपैकी “ किमान एक ” ओळखपत्र व त्याची एक छायांकित 
प्रत साक्षांकित केलेली तसेच कार्यालयाने दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे . 

( ३) उत्तरे लिहिण्यासाठी मुख्य उत्तरपुस्तिकेव्यतिरिक्त पुरवणी म्हणून अन्य उत्तरपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाणार नाही . 

( ४ ) ज्या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे पुस्तकांच्या सहाय्याने लिहावयाची आहेत . अशा वेळी उमेदवारांनी विभागाने प्रमाणित केलेली शासन 
प्रकाशित अधिकृत पुस्तके (स्वतःची) ( यथास्थिती केवळ बेअरॲक्ट्स आणि /किंवा रुल्स ) वापरावी. परंतु परीक्षेसाठी असलेल्या कोणत्याही 
प्रश्नपत्रिकेवरील टिप्पण्या असलेली पुस्तके , मार्गदर्शिका किंवा पेजर , मोबाईल फोन, प्रोग्रामेबल कॅलक्युलेटर वा नकाशे, इत्यादी वस्तू परीक्षा 
कक्षामध्ये आणण्याची उमेदवारांना सक्त मनाई आहे. सदर सूचनेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास ती बाब शिस्तभंग असल्याचे समजण्यात 
येईल व आयोगामार्फत तसेच विभागामार्फत कारवाई केली जाईल. उमेदवारांना आयोगाकडून कोणतीही पुस्तके पुरविली जाणार नाहीत . 

( ५ ) परीक्षेच्या नियमामध्ये प्रमाणित केल्याप्रमाणे उमेदवारांना प्रश्नांची उत्तरे इंग्रजी किंवा मराठीमध्ये लिहिण्याची मुभा आहे. परंतु 
उत्तरपुस्तिकेत ज्या भाषेत उत्तर लिहिणे सुरू केले असेल, त्याच भाषेत त्या उत्तरपुस्तिकेत शेवटपर्यंत उत्तरे लिहिली पाहिजेत . परीक्षेच्या 
प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेतच काढल्या जातील . 

( ६ ) उमेदवाराने प्रश्नांचे उपप्रश्न सोडविताना ( अ, ब, क, ड किंवा १, २, ३, ४ ) सलगरित्या सोडवावेत. प्रश्नाचा एक भाग एका 
पृष्ठावर तर दुसरा भाग काही पृष्ठे सोडून अथवा काही अन्य पृष्ठावर उपप्रश्न सोडविल्यास तो उपप्रश्न दुर्लक्षित करण्यात येईल व अशा 
प्रश्नांच्या उत्तरांना शून्य गुण समजण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ ५ 
(७) ( अ) सदर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांमध्ये काही दोष आढळल्यास , त्यासंबंधीचे लेखी निवेदन उमेदवाराने उप सचिव, परीक्षा 
( २) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ४०० ०२१ यांच्याकडे स्वतःच्या तपशिलासह टपालाने परीक्षेच्या दिनांकापासून आठ दिवसांच्या आत 
विभाग प्रमुखांमार्फत सादर करावे. तद्नंतर आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत. या दोषांबाबत पर्यवेक्षक / समवेक्षक यांच्याकडे 
विचारणा किंवा चर्चा करू नये . 

( ब) उमेदवारांनी विभागीय परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी संदर्भातील पत्रव्यवहार वगळता अन्य पत्रव्यवहार थेट आयोगाशी 
न करता तो विभाग प्रमुखामार्फत आयोगाचे सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे नावे करावा, याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद 
घ्यावी . 

(८ ) विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांस गुणांची पडताळणी करून घ्यावयाची आहे अशा उमेदवारांनी 
निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज विभाग 
प्रमुखांनी आयोगाकडे पाठवितांना त्यांनी विहित मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी प्रत्येक विषयास रुपये १०० 
प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत . याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करूनच ते उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या 
आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा 
आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 
___ (९ ) विभागीय परीक्षेच्या पारंपरिक स्वरूपाच्या उत्तरपुस्तिकेकरिता गुणांची पडताळणी करण्यात येते . फेरमूल्यांकन केले जात नाही . 

(१० ) परीक्षेत अनधिकृत साहित्याआधारे नक्कल करण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेवरून नक्कल करण्यास वा दुसऱ्या 
उमेदवारांकडून नियमबाह्य मदत घेण्यास किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला नियमबाह्य मदत देण्यास अथवा तसा प्रयत्न करण्यास अथवा वारंवार 
आपल्या जागेवरून उठण्यास सक्त मनाई आहे . खाजगी प्रकाशनाची पुस्तके वापरल्यास या सूचनेचे उल्लंघन करणारा उमेदवार शिस्तभंग 
कारवाईच्या तरतुदी अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल . 

( ११) आयोगाची उत्तरपुस्तिका ही आयोगाची मालमत्ता असून ती अनधिकृतरित्या हाताळणे वा स्वतःजवळ बाळगणारी व्यक्ती कारवाईस 
पात्र ठरेल . 

( १२ ) आयोगाने विभागीय परीक्षा संदर्भाने केलेल्या सूचनांचे उमेदवाराने अत्यंत काळजीपूर्वक पालन करावे. सूचनांचेपालन न करणारा 
उमेदवार परीक्षा कक्षाबाहेर घालवून देणे, गुण वजा करणे, पुढील परीक्षांना प्रतिरोधित करणे, उमेदवारी रद्द करणे , इत्यादी शिक्षा देण्यास 
पात्र ठरेल , शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वस्वी आयोगाचा राहील . 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


सु. सं. केसरकर, 

उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च१५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

___ महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . । 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभिलाषा 

ई - मेल : sec . mpsc @ maharashtra . gov.in वेबसाईट : www . mpsc. gov .in 

https:/ /mahampsc.mahaonline. gov.in 
महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा २०१८ 

जाहिरात क्रमांक १९ / २०१८ 
क्रमांक एडीव्ही - ३११८ /सीआर- ७५/ २०१७/ तीन. - शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या 
अखत्यारीतील खालील संवर्गातील एकूण ७० पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र कृषि सेवा पूर्व परीक्षा- २०१८ 
रविवार , दिनांक २० मे २०१८ रोजी मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर व पुणे या जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल : 


प्रवर्ग 


वि . म प्र . 


| ( २) कृषि उपसंचालक , महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट - अ ( एकूण ४ पदे ) 
अ. जा . अ . ज. वि . जा. भ. ज . भ. ज. भ. ज. ( ड) इ. मा .व . 

एकूण 

मागासवर्गीय 
पदसंख्या 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/ समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
( सर्वसाधारण । 
( रा विकलांग 

एकूण पद १ - चलनवलन विषयक विकलांगता किंवामेंदुचा अर्धागवायू - १पद 
( २) कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- म ( कनिष्ठ) (एकूण ६६ पर्द) 
पदसंख्या 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
( सर्वसाधारण 

४४ 
( २) महिला 

१५ । २० 
( ३) खेळाडू 
( ४) विकलांग । एकूण पदे २ - (१) चलनवलन विषयक विकलांगताकिंवामेंदुचा अर्धागवायू- १ पद (२) श्रवणशक्तीतील दोष -१ पद 
२. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता करणा- या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 
३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, 
परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www. mpsc. gov.in तसेच https:/ mahampsc. mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचेव सविस्तर जाहिरातीचे कृपया अवलोकन करावे . 
४. ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc. mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक ७ मार्च, २०१८ ते २७ मार्च, २०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक 
राहील. 


/ 


ठिकाण : मुंबई , 
दिनांक ७ मार्च २०१८ . 


सुनिल अवताडे, 

उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

___ महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . । 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसूण निरभिलाषा 
विद्यते लोकहेतोः 

ई - मेल : sec . mpsc @ maharashtra . gov.in वेबसाईट : www . mpsc. gov .in 

https: / /mahampsc.mahaonline . gov .in 


क्रमांक पी १(२)(१५) / एक . - दिनांक ५ व ७ ते ९ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या विक्रीकर अधिकारी 
विभागीय परीक्षा ( जानेवारी-१४) या परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे : 

२. सर्व विषयांस बसून उत्तीर्ण झालेल्या एकशे पंधरा उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


अ. क्र . उमेदवारांची नावे 


अ. क्र . उमेदवारांची नावे 


बैठक । एकूण 
क्रमांक गुण 

395 


बैठक एकुण 
क्रमांक गुण 
262 

385 
264 | 381 


420 


59माने नवनाथ शिवाजी 
60माने उदय मारुती 
61 मानकर नामदेव खंडूजी 


397 


268 


371 


9 


396 


274 | 414 


23401 


220404 


39 


396 


1. आकात संगिता निवृत्ती 

आंबेडेतुषार रमेश 

आव्हाड रंगनाथ रामदास . 
4 . अहीवळे ऋषिकेश राम 

| बनकर मनोजकुमार दशरथ 
6. भावसार राकेश सुरेश 

भंडारे नितेश सुकुमार 
| भिमदे अहुजा ज्ञानेश्वर 
9 . भुसाळ अजित साहेबराव 
10. 

| बिनवडे महेश मधुकर 
11 . चव्हाण अर्चना बंडू 

| चव्हाण प्राजक्ता प्रकाश 


62 म्हेतर शितल सदाशिव 

| मोहोकर राहूल हरिहर 

मुळीक सुरजकुमार विष्णु 
| मुजावर इम्मान कुतुबुद्यीन 
66 | मुंडे नितीन बाळासाहेब 
67 नलावडे संदीप पंडीतराव । 


286400 
287395 


42400 


43 


408 


291404 
298 | 409 


421 


53 


. 385 


69 


431 
385 


12. 


61 


चव्हाण आवनाश सुंदरसिंग 


चव्हाण 


63366 


13 


14 | चिखले सचिन शिवाजी 


65339 


68 

नलभे शिवाजी उत्तमराव 299 397 

नरवाडे बाळासाहेब पांडुरंगराव | 
70 | नासरे मनिष ज्ञानेश्वर 302429 
71 | नेरकर सुशांत भगवंतराव 305393 

| नेरकर प्रशांत मोतीलाल 306417 
73 | पाटील हरिदास रघुनाथ 331369 
74 | पाटील प्रशांत तुळशीराम 334384 
75 | पाटील रमेशन संजीवन 335 426 

| पाटीलविभावरी पांडुरंग 336 379 
77 | पाटील संदीप वसंत 

339 391 


68398 
71 383 


15. चोरेकिशोर गोकुळ 
16 . 

चौधरी वैशाली भरत 
17. | दराडे मदन रामदास 

| दराडे बाबासाहेब शेषराव 
| दातीर अविनाश अशोक 


80393 
| 81403 | 
84374 


76 


19. 


20 देसाई सारिकाशिवाजी 


387 


78 


353 


411 


95 | 387 


| पवार विकास नारायण 
79 | पवार ललित सुकदेव 
80 | पवार श्रीकांत भागचंद 


355 


21. | ढाणे अक्षय अशोक 
22 . | धोडरे सचिन रमेश 


446 


99 | 3991 


356 | 409 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


धाडगे सायलीदिनेश 


101395 


24 . धुमाळे मंगेश भास्कर 

दिघे नंदकुमार सोपान 


104387 
107395 


81 

पवार ईश्वरचंद्र माधवराव 357431 
82 | पवार प्रविण हरी 

358413 
पौळ संतोष कुंडलीकराव 368 385 
84 पुरी माधव रामभाऊ 

370 364 
85 | रायठक राजू मारोतीराव 372 389 
86 | राजपूत चेतनसिंग कल्याणसिंग 374 1403 


26. डोईफोडे मेधा प्रल्हाद 


108 | 407 


110384 


112403 


27. डोंगरे जयश्री देवराज 
28 . | दुशींग संजय परशराम 
29. गायकवाड पंकज ज्ञानेश्वर 

| गावंडे प्रफुल्ल सुरेशराव 
| घोलप वर्षाराणीविलास 


| 1171401 

127 | 386 


87 रासणे दिपाली दत्तात्रय 
88 | राठोड रोहिणी सेदीप 


381389 
385392 


30 . 


31. 


130 


377 


साबळे गणेश सावळाराम 


391 


405 


133422 


400387 


33 . 


136 


430 


408 | 367 


397 


32 . गुले बनेश गोपीनाथ 

| गोहील सुनिल भास्करराव 
34. | गोर्डे राहुल रंगनाथ 
35. 

| गोते विजय सुरेश 
36. हसबनीस अमित विलास 

जाधव आरती तुकाराम 
जाधव मंगल भारत 


137 
139 


434 
398 


सरडेविकास उध्दवराव 
| सेठी अमरप्रितसिंह 

सुरजितसिंह 
| शेळके हरिश्चंद्र सुर्यकांत 

| शेंडबाळे अमोल सुभाष 
94 शेटे संजय मोहन 
95 | शिंदे योगेश विष्णू 

| शिदे रोहीणी अशोक 


414 
416 


388 


142395 


419436 


37 . 


408 


152 
157 


421397 
423391 


38 . 


393 


162 


| जगताप विद्याधर सदाशिव 


39 


425 


427 


371 


40 . | जगताप अमर गोपाळ 

| जगदाळे अरूणसिध्दाप्पा 


163 | 
164 


388 
382 


428 | 397 
430394 


41 


| 


| शिदे संदीप वसंतराव 
98 सूर्यवंशी अमोल कालिदास 
99 शिंदेसुतार संतोष तुळशीराम 
100 | शिंगाडे वर्षा म्हसगोंडा 

| सोळंके सुहास साहेबराव 
102 | सोनावणे सुहास सुरेंद्र 


431382 


165 
176 । 


419 
391 


43. 


101 


439 


401 


जैन निलेश नामदेव 
| कडूविद्या नामदेवराव 
| काळे सविता ( रूपाली) 

वसंतराव 
| काळे लिना सोमनाथ 


445376 


44. 


178 


417 


45 . 


449 | 373 


180 


401 


| 103 | सुर्यवंशी अर्जुन प्रकाश 
| 104 सूर्यवंशी संतोष परशराम 


46. | कंकाळ मकरंद लक्ष्मणराव 


451 | 392 


425 


191 
192 | 


17 | कणसे दर्शना दिनकर 


386 


462392 


198 


408 


466438 


202410 


470419 


207368 


| 105 | तायडे विजयालक्ष्मी महादेव 
| 106 तेलरांधे अश्विनी शामरावजी 
| 107 | थिटे विनित तानाजी 

108 | वडड हरिश्चंद्र रामचंद्र 
109 | वडकुते विदयाताई माधवराव 
110 

| वाघ ऋषिकेश प्रविण 
वाघमोडे संजय दिलीप 


48. | काते सूर्यकांत शांताराम 

खाडे श्रीकांत रंगनाथ 
खंडागळे जयश्री महादेव 
खोबरेकरकिरण रविंद्र 
कोठेकर सविता लक्ष्मणराव 
कुळकर्णी निखिल रामचंद्र 


487418 


488394 


212396 
224377 


489422 


230 


354 


491 | 365 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


5 | कुंभार श्रीनिवास सखाराम 


234383 


112 | यादव संदीप जापनेश्वरराव 


497420 
498 | 379 


55. 


| लंके सतिश मंजाभाऊ 


243418 


248387 


| यादव गोपाळकृष्ण तुकाराम 
114 झोडपे अशुतोष प्रल्हादराव 
| 115 | पाटील प्रमोद अशोक 


56. लोहार विजय सदाशिव 
57 . लोंढे गणेश विठ्ठलराव 
18 | मगदुम प्रेमकुमार दिनकर 


502413 


504439 


251 |1414 
254373 


19 


तानक 


405 


46 


३. मागील परीक्षेत काही विषयात मिळालेल्या सूटआधारे उत्तीर्ण झालेल्या ३५ उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे 

आहेत . 
अ . क्र . | उमेदवाराचे नाव बैठक । एकुण अ . क्र . | उमेदवाराचे नाव 

बैठक एकुण 
क्रमांक गुण 

क्रमांक गुण 
1 . अराईकर राजेश रत्नाकर | 13 383 

खेडकरनिशिगंधा संतोष 

210 | 396 
2 . बागले साहेबराव दामादर | 17 | 412 20 | कोचरेकर नेहा तुकाराम 

216389 
3. बावीस्कर भालचंद्र 

26 390 | कोठे उज्वला अरविंद 

226 

409 
4. | भिंगारे चेतन रामचंद्र 44 456 

लेले दिपश्री संतोष 

247 | 
5. भिसे मोनिका श्रीकांत । 45 440 23 महाजन समाधान रघुनाथ 

257 418 
6. भोपळे प्रविण महादेव 403 24 | मालेगांवकर बाळासाहेब कमलाकर 

259 

406 
7. देसाई अंजली नितीन । 

। 88 392 25 | मोरे ज्ञानेश्वर कोडाजी 

282 

406 
8. | ढाळे सतिश भिमराव । 93 417 26 | मुधोळकर आनंद राजाराम 

285 407 
9. ढाणे रोहीणी नामदेव 94 391 

| निजाई सुजाता रविंद्र 

308 । 408 
10. | डोंगरे स्मिता उत्तमराव 

| पांडव पंकज दत्तात्रय 

321388 
11 . | गढरी संजय उखडू 115385 

| पाटील स्वाती अप्पासाहेब 

345378 
12. गडपायले बबन 

116 439 |पेंडके तृप्ती शिरीष 

362 400 
रामदासजी 
13. हळदणकर विनता | 
| 141 सय्यद तनवीर युनुस 

416 
गंगाधर 
14. जोईल प्रज्ञा भिसाजी 171 

404 32 तळेकरदिपा तुषार 

399 
15 . कांबळे उमेश बसवंत 184 | 407 

ठाणेकर अश्विनी राजाराम 

469 445 
16. | कपूर रत्नमाला 

195 | 377 यशवंतकर प्रदिप पंढरीनाथ 

457 
काशिनाथ 
17 . | खैरनार अनिता वसंत | 2031 429 

35 झळके निताभिमराव 

501 | 413 
18. | खंदारेदिपक माधवराव 204370 


30 


402 


33 


499 


सु . सं . केसरकर, 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


टीप - विभागीय परीक्षांचे निकाल घोषीत झाल्यानंतर निकालाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवारांनी 
गुणांची पडताळणी करण्याकरिता विभागप्रमुखांकडे अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त झालेले अर्ज 
विभागप्रमुखांनी आयोगाकडे पाठविताना त्यांनी विहीत मुदतीत अर्ज केला आहे व गुणांच्या पडताळणी शुल्कापोटी 
प्रत्येक विषयास रु. १०० /- प्रमाणे कोर्ट फी स्टॅम्प लावले आहेत , याची विभाग प्रमुखांनी प्रथम खात्री करुनच ते 
उमेदवारांच्या अर्जाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत आयोगाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. उमेदवारांकडून 

विहित मुदतीत विहित शुल्कासह विभाग प्रमुखांमार्फत न आलेल्या अर्जाचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही . 
भाग एक ( म.उ.वि . )- २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च१५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

___ महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . । 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभिलाषा 

ई - मेल : sec . mpsc @ maharashtra . gov.in वेबसाईट : www . mpsc. gov .in 

https: / /mahampsc.mahaonline. gov .in 
सहायक संचालक , ( सायबर गुन्हे , ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय , 

सामान्य राज्य सेवा, गट - अ 
धारिका : क्रमांक ११९४/ ( C ) (१११ )/ ३०२९ / आठ 

___ जाहिरात क्रमांक : १८ / २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागातील सहायक संचालक , ( सायबर गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण ), न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय , सामान्य राज्य सेवा, गट- अ या संवर्गातील एकूण सहा पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज 
मागविण्यात येत आहेत . या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात . 
२. उपलब्ध पदसंख्या :- ६ 
जात प्रवर्ग अ. जा . अ. ज . वि . जा . भ. ज. भ. ज. भ . ज . वि . मा . प्र. इ. मा . व . एकूण | खुला | एकूण पदे 

मागासवर्गीय 


रिक्त जागांचे प्रवर्गानहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
सर्वसाधारण 
अ) महिला ( ३० % ) 
ब ) खेळाडू ( ५ % ) 

क ) अपंग ( ३ ) 
| *. उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी राखीव 

२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२. २ शासनाच्या गृह विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक एफएसएल -०४१७/प्र. क्र .११९ /पोल- ४, दि . ०७ सप्टेंबर, २०१७ च्या 

शासन निर्णयान्वये चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धागवायु [ Locomoter disability or cerebral 
palsy ] ( OL) विकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी पात्र आहेत. तथापि , विकलांग वर्गवारीसाठी पद आरक्षित 

नाही. 
२. ३ शासन आदेशानुसार वि . जा ( अ) या वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेले पद आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदावर योग्य 

उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास शासनाच्या अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर पदासाठी भ.ज. (ब), भ.ज. ( क ) व 

भ.ज. (ड) या पैकी उपलब्ध वर्गवारीच्या उमेदवाराचा गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यात येईल . 
२. ४ महिला आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन क्रिमीलेयर ( NCL) तसेच मागासवर्गीय आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन 

क्रिमीलेयर ( NCL ) प्रमाणपत्राचा नमूना आणि इतर अटी व शर्तीबाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 
“ सरळसेवा भरती " विभागातील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुनच त्याचे 
अनुपालन करावे. 


U 


३. वेतनश्रेणी - रु. १५६०० -- रु. ३९१०० + ग्रेड पे रु. ६६००/ 
४. पात्रता विषयक अटी 

४.१ भारतीय नागरिक . . 

४. २ वयः- (१) दिनांक १ जुलै. २०१८ रोजी अमागास उमेदवाराकरिता ४० वर्षे व मागास प्रवर्गातील ४५ वर्षांपेक्षा जास्त 
नसाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 


११ 


R 


( २) महाराष्ट्र शासनाच्या संवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ५ वर्ष शिथिलक्षम राहील. तथापि , शासनसंवेतील 

मागासवर्गीय कर्मचा-यांना त्यांच्या मागासवर्गीय उमेदवारांचे वयोमर्यादतील सवलतीएवी, शासन 

कर्मचारी म्हणुन ५ वर्षाची एकच सवलत उपलब्ध राहिल. 
( ३) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाड़ इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील. 
( ४) अनुसूचित जाती, बौध्द धर्मांतरीत जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातीच्या 
वर्गवारीतील उमेदवारांपैकी जाहिरातीत विहित केलेल्या अनुभवाचे उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न 
झाल्यास. अनुभव कालावधी शिथिल करण्याबाबत आयोगाकडून विचार करता येवू शकेल. 


४. ३ शैक्षणिक अर्हता :- The candidate must - 

possess a degree and post graduate degree in science facully with Physics or 
Computer Science or Electronics or Information & Technology as ai nuin subject al 
least in second class or possess degree in Engineering with Computer Science or 
Electronics or Information Technology at least in second class or any other 

qualification declared by the rivernment to be cyuivalent qualification thereto . 
४. ४ अनुभव :- possess analyrical or research experience in the relevant subjeet for a period ol not less thily 

SEVEN years in any recognized laboratory or Clinical lustitute after acquiring the 
qualification mentioned in the above pars 4 .3 


टिप - मुलाखतीच्यावेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४. ४ मधील कर्तव्ये व जबाबदा 

यांचे स्वरुप असलेला अनुभव नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे. 


४.५ परिवीक्षा कालावधी २ वर्षे राहिल, 


५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. अर्हता किमान असून , केवळ किमान अर्हता धारण 
केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस वोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अजांची संख्या 
वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास 
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने, जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव 
यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करुन, अथवा चाळणी परीक्षेव्दारे 
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल, बाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास . अहंता आणि/ अथवा 
अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षच माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध 
करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशीलदिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता. 
आरक्षण, वयोमयांदा. शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया. परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर 
तपशीलासाठी आयोगाच्या www.lipsetov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना सर्वसाधारण 
सूचना" मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलाकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 


६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्वनिवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 
७. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाच्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc.gov.in या 

वेवसाईटवर उपलब्ध आहे . 
८ . शुल्क : 
८.१ अमागास - रु.५२४/- ८.२ मागासवर्गीय - रू. ३२४/ 
“ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा किंवा पानतेला इतर कोणत्याही निकषामध्ये सवलत किंवा सूट याचा 
फायदा घेतला आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार 
नाही . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


१. अर्ज करण्याची पध्दत 
९.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 

येणार नाहीत. 
९. २ पात्र उमेदवाराला वेब-बेस्ड ( Web- based ) ऑनलाईन अर्ज https:// mahampsc . mahaonline. gov .in या 

वेबसाईटद्वारे दिनांक ६ मार्च, २०१८ ते दिनांक २६ मार्च, २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 
. ९. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https:// mahampsc. mahaonline . gov.in 

तसेच www. mpsc. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 
९. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही . 
९. ५ आयोगाने निश्चित केलेला परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २) नेटबँकिंग ( ३) डेबीट कार्ड ( ४) क्रेडिट कार्ड ( ५) संग्राम केंद्र/ सीएससी 

( नागरीक सेवा केंद्र) 
९. ६ https:// mahampsc. mahaonline .gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएससी ची सूची उपलब्ध आहे. 
९. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा . 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे . 
( २) “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न 

भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशी 

लिंक उपलब्ध असेल. 
( ३) Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. 

( १) ऑनलाईन पेमेंट ( २) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबाकंगच्या सहाय्याने ऑनलाईल पेमेंट करु शकतील . 
( ५) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा -या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम 

केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी 

पूर्ण करणे आवश्यक राहिल 
( ६) उमेदवाराने चलमाद्वार हा पर्याय निवडल्यास. उपलब्ध होणान्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 

कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या 

दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी 

बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 
१० . चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस 

अगोदर उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने परीक्षेपूर्वी 

डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे , 
११ . परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 
१२. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक . सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही -१०१२/प्र.क्र .१६/१२/१६- अ दिनांक 

१३ ऑगस्ट , २०१४ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात 

येईल . 
१३. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक 

आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे 

नाकारले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. . 
१४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्य नियमावली २०१४ तील नियम ९ ( viii) नुसार चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे 

व मुलाखतीचे गुणमिळून-उमेदवाराचीशिफारस करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च१५ - २१ , २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


१३ 


१५ . आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा इतर 

कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रोनिक साधने आणण्यास / वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 
१६. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क 

भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २६ मार्च, २०१८ रोजी २३. ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे 

आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल . 
१७. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २७ मार्च, २०१८ पर्यंत बँकेच्या 

कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही , 
तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही . 


मुंबई, 
दिनांक ६ मार्च २०१८. 


राजन बा . खोत, 

उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

__ महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभिलाषा ई-मेल : sec mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 
खियले लोकहताः 

https: / /mahampsc .mahaonline.gov .in 


उप संचालक , नगररचना, गट - अ, ( राजपत्रित ) नगर विकास विभाग 

धारिका क्रमांक ११८३ (१ )/ ९९९९ / पंधरा 

जाहिरात क्रमांक १५ / २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागांतर्गत उप संचालक , नगररचना , गट - अ , ( राजपत्रित ) नगर विकास विभाग , 
या पदाच्या २ जागांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पूर्तता करणारे उमेदवार 
अर्ज करू शकतात . 

२. उपलब्ध पदसंख्या : २ 


जात प्रवर्ग 


अमागास एकूण 


अ . जा . अ. ज . वि . जा . भ . ज . भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र . इ. मा . व . एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 
- - - - -- - १ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 


१* 


२ 


सर्वसाधारण 

१ - - - - - 
( अ) महिला ( ३० % ) - 
( ब ) खेळाडू ( ५ % ) 
( * उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित ) 

२. १ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . 

२. २ शासन निर्णय , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र . न्यायाप्र- २०११ / प्र.क्र . ४ / सुधार - ३, दिनांक १७ मार्च २०११ 
च्या अनुषंगाने ( अ ) श्रवणशक्तीतील दोष ( Hearing Impairment ) ( ब ) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू 
(locomotor disability or cerebral palsy ) ( शासन निर्णयात नमूद उपकरणासह कार्यरत राहण्याची क्षमता आवश्यक आहे ) 
प्रवर्गाचे विकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत . तथापि विकलांग वर्गवारीसाठी पद आरक्षित नाही . 

२. ३ महिला आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन क्रिमीलेयर ( NCL ) प्रमाणपत्राचा नमुना आणि इतर अटी व शर्तीबाबत उमेदवारांनी 
आयोगाच्या संकेतस्थळावरील “ सरळसेवा भर्ती ” विभागातील “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांचे ” काळजीपूर्वक अवलोकन करूनच त्याचे 
अनुपालन करावे. 

३. वेतनश्रणी : पे बॅण्ड रु. १५, ६००- रु. ३९,१०० , ग्रेड पे रु. ७६०० अधिक इतर भत्ते. 
४. पात्रता विषयक अटी . 

४.१ उमेदवार भारतीय नागरिक असावा . 
४.२ वय . - दिनांक १ जुलै २०१८ रोजी अमागास उमेदवारांकरिता ४५ वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ५० वर्षापेक्षा जास्त नसावे . 

४. ३ शासन सेवेत पूर्णवेळ कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात येईल . 
तथापि , शासन सेवेतील मागासवर्गीय उमेदवारांचे वयोमर्यादेतील सवलती ऐवजी, शासन कर्मचारी म्हणून ५ वर्षाची एकच सवलत उपलब्ध 
राहील . 

४. ४ अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा ५ वर्षांनी 
शिथिल करण्याविषयी आयोग विचार करू शकेल . परंतु , आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार 
प्राप्त होत नसतील तेव्हाच अशी बाब विचारात घेतली जाईल . अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेच्या 
दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरिता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील 
किमान अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला जाईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


४ . ५ शैक्षणिक अर्हता - The candidate must possess 

(a ) Master s Degree in Town Planning or City Planning or Town and Country Planning or Urban 
Planning or Regional Planning or Environmental Planning including specialisation if any, in Traffic and 
Transportation Planning or Housing of Institution recognised by Government obtained after securing 
a Degree in Civil Engineering or Architecuture or Urban or Town Planning . OR 

(b ) Post Graduate Diploma in Urban Planning or Town Planning or Town and Country Planning 
or Traffic and Transportation Planning or Urban Design or Environmental Planning from the School 
of Planning and Architecture , New Delhi or any other Statutory University or Recognised Institution 
obtained after securing a Degree in Civil Engineering or Architecture or Urban or Town Planning. OR 

(c ) Associate Membership of Institute of Town Planners , India New Delhi obtained by passing the 
Examination conducted by Institute of Town Planners , India New Delhi obtained after securing a 
Degree in Civil Engineering or Architecture . OR 

(d ) Any other Post Graduate qualification deemed to be equivalent thereto by the Government in 
Town Planning after securing a Degree in Civil Engineerging or Architecture or Urban or Town 
Planning . 

AND THEREAFTER 
४. ६ अनुभव. - Have experience of not less than five years in Town Planning or Town Planning and 
Valuation of Lands and Building in a post not below the rank of Town Planner or equivalent post in 
Government or Semi Government Organisations. 

टीप . - ( १ ) शासकीय संस्था अथवा निमशासकीय संस्था यामध्ये, संचालनालयांतर्गतच्या नगर रचनाकार ( गट - अ ) ( वेतन श्रेणी 
रु . १५ , ६०० - ३९ ,१०० , ग्रेड पे ५ ,४०० ) या वेतनश्रेणी पेक्षा कमी वेतनश्रेणी नसेल अशी वेतनश्रेणी असलेल्या पदावरील नगररचना व जमीन 
अथवा इमारतींचे मूल्यांकन या विषयामधील ५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल एवढा प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक . 

( २ ) मुलाखतीच्या वेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये ४. ६ मधील कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्यांचे स्वरूप असलेला अनुभव नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे . 

४. ७ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहीत केलेले संगणक हाताळण्याबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे 
आवश्यक असेल . 

५ . परिविक्षाधीन कालावधी - २ वर्षे राहील. 

६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून 
उमेदवार मुलाखतीस बोलविण्याकरिता पात्र असणार नाही . जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त 
असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित 
करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव किंवा अन्य योग्य 
निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी 
परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथील केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम 
व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज 
करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता , आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया परीक्षा योजना अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या 

च्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " 
मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व 
जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 

७. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 

८ . कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

९ . शुल्क . 

९. १ अमागास उमेदवारांकरिता रु. ५२४ / - ( २) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता रु . ३२४ / 

९. २ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा, किंवा पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये सवलत किंवा सूट याचा फायदा घेतला 
आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही . 
१० . अर्ज करण्याची पद्धत . 

१०.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत . 

१०.२ पात्र उमेदवारांना वेब- बेस्ड ( Web-based ) ऑनलाईन अर्ज https:/ / mahampsc . mahaonline. gov.in या 
वेबसाईटद्वारे दिनांक ६ मार्च २०१८ ते दिनांक २६ मार्च २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 

१०. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https: / / mahampsc. mahaonline.gov.in 
तसेच www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

१०. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही . 
१० . ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २) नेटबँकिंग ( ३) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम 
केंद्र/ सीएफसी ( नागरीक सुविधा केंद्र ). 
१०. ६ https: / / mahampsc. mahaonline.gov .in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतींमध्ये ) आणि सीएफसी सूची उपलब्ध 

आहे . 
१० . ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 
( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे . 

( २) “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/ न भरल्याच्या 
नोंदीसह दिसेल . ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 
__ ( ३) “ Pay Now ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. - (१) ऑनलाईन पेमेंट , (२) नागरी सुविधा 
केंद्र , ( ३) चलनाद्वारे . 

( ४ ) उमेदवार क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील . 

(५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

(६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 
शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 
तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा 
शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 

११. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 
उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून 
घेणे व चाळणी परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

१२. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 

१३. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक एसआरव्ही -३ / १०१२/ प्र. क्र .१६ /१२ /१६ - अ , 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 

१४ . मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे . 
सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल याची 
कृपया नोंद घ्यावी . 

१५ . चाळणी परीक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास 
केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल 

१६. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा 
इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास , बाळगण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 

१७. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता 
चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी २३ - ५१ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 
वेबलिंक बंद होईल . 

१८ . चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २७ मार्च २०१८ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही , तसेच परीक्षा शुल्काचा 
परतावाही केला जाणार नाही . 


मुंबई , 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


राजन बा . खोत, 
___ उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९००, फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभिलाषः ई-मेल : sec . mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 
खिद्यले लोकहेतोः 

https : / /mahampsc.mahaonline. gov . in 


सहायक संचालक , नगररचना, गट - अ ( राजपत्रित ) नगरविकास विभाग 

धारिका क्रमांकः ११८३ ( ३ )/ ९९९७ / पंधरा 

___ जाहिरात क्रमांकः १६ / २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागांतर्गत सहायक संचालक , नगररचना, गट- अ, ( राजपत्रित ) नगरविकास विभाग , 
या पदाच्या १४ जागांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पूर्तता करणारे 
उमेदवार अर्ज करू शकतात : 

२. उपलब्ध पदसंख्या : १४ 


|3 


। 


। 


। 


जात प्रवर्ग अ . जा . अ. ज . वि . जा . भ . ज . भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र . इ. मा . व . एकूण अमागास एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 

पदे 
१ - - १ - - १ ४ ७ ७ १४ 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
सर्वसाधारण १ 

२ ५ ५ १० 
( अ ) महिला ( ३० % ) 

* २ * 

२ * 
( ब ) खेळाडू ( ५ % ) 
( * उपलब्ध असल्यास, महिलांसाठी आरक्षित ) 

२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . 

२. २ शासन निर्णय , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , क्र . न्यायाप्र. २०११/ प्र. क्र . ४ / सुधार - ३, दिनांक १७ मार्च २०११ 
च्या अनुषंगाने ( अ) श्रवणशक्तीतील दोष ( Hearing Impairment ), ( ब ) चलनवलनविषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू 
( locomotor disability or cerebral palsy ) , ( शासन निर्णयात नमूद उपकरणासह कार्यरत राहण्याची क्षमता आवश्यक आहे ) 
प्रवर्गाचे विकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत . तथापि , विकलांग वर्गवारीसाठी पद आरक्षित नाही . 

२. ३ शासन आदेशानुसार भ. ज.( ब ) वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेले पद आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदावर योग्य उमेदवार 
उपलब्ध न झाल्यास , शासनाच्या अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर पदासाठी वि . जा .( अ), भ. ज.( क ), भ. ज.( ड ) यांपैकी उपलब्ध 
वर्गवारीच्या उमेदवाराचा गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यात येईल . 

२. ४ महिला आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन-क्रिमीलेयर ( NCL) तसेच मागासवर्गीय आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन -क्रिमीलेयर 
( NCL) प्रमाणपत्राचा नमुना आणि इतर अटी व शर्तीबाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील “ सरळसेवा भर्ती” विभागातील 
“ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांचे ” काळजीपूर्वक अवलोकन करूनच त्याचे अनुपालन करावे. 

३. वेतनश्रणी : पे बॅण्ड रु. १५ , ६०० -रु . ३९ ,१०० , ग्रेड पे रु. ६, ६०० अधिक इतर भत्ते . 
४ . पात्रताविषयक अटी. 

४. १ उमेदवार भारतीय नागरीक असावा . 
४ .२ वय . - दिनांक १ जुलै २०१८ रोजी अमागास उमेदवारांकरिता ४५ वर्षे व मागासप्रवर्गासाठी ५० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 

४ .३ शासनसेवेत पूर्णवेळ कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल . तथापि , 
शासनसेवेतील मागासवर्गीय उमेदवारांचे वयोमर्यादेतील सवलतीऐवजी, शासन कर्मचारी म्हणून ५ वर्षांची एकच सवलत उपलब्ध राहील . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


४ . ४ शैक्षणिक अर्हता - The candidate must 

Possess a Degree in Civil Engineering or Civil and Rural Engineering or Urban and Rural 
Engineering or Architecture or Construction Technology or Urban Planning of recognised University 
or equivalent Qualification . 


AND THEREAFTER 
४ . ५ अनुभव . - Have experience of not less than five years in Town Planning or Town Planning and 
Valuation of lands and Buildings in a responsible position . 

टिप . - ( १ ) शासकीय संस्था अथवा निम शासकीय संस्था अथवा शासनाचे अंगीकृत उपक्रम अथवा शासन नियंत्रित संस्था अथवा 
कंपनी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था किंवा शासनाच्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणीकृत असणाऱ्या संस्था यांमध्ये , संचालनालयांतर्गतच्या 
सहायक नगररचनाकार , वर्ग- २ ( गट - ब ) ( वेतनश्रेणी रु . ९, ३०० - रु .३४ ,८००, ग्रेड पे रु . ४४०० ) या वेतनश्रेणीपेक्षा कमी वेतनश्रेणी नसेल 
अशी वेतनश्रेणी असलेल्या पदावरील नगररचना व जमीन अथवा इमारतीचे मूल्यांकन या विषयांमधील ५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल एवढा प्रत्यक्ष 
अनुभव हा ग्राह्य धरण्यात येईल . 

(२ ) मुलाखतीच्या वेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये परिच्छेद ४. ५ मधील कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांचे 
स्वरूप असलेला अनुभव नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे . 

४ . ६ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळण्याबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे 
आवश्यक असेल. 

५ . परिविक्षाधिन कालावधी - २ वर्षे राहिल . 

६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून 
उमेदवार मुलाखतीस बोलविण्याकरिता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त 
असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित 
करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव किंवा अन्य योग्य 
निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी 
परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथील केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम 
व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज 
करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण , वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया परीक्षा योजना अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या 
सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना " 
मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व 
जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 

७. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 

८ . कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 

९. शुल्क . 
९. १ अमागास उमेदवारांकरिता रुपये ५२४ , ( २ ) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता रुपये ३२४ 

९. २ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा, किंवा पात्रतेच्या कोणत्याही निकषामध्ये सवलत किंवा सूट याचा फायदा घेतला 
आहे, अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही . 
१० . अर्ज करण्याची पद्धतः 

१० .१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील . इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत . 

१० . २ पात्र उमेदवारांना वेब- बेस्ड ( Web - based ) ऑनलाईन अर्ज https: / / mahampsc . mahaonline. gov.in या 
वेबसाईटद्वारे दिनांक ६ मार्च २०१८ ते दिनांक २६ मार्च २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 

१०. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https: / / mahampsc . mahaonline. gov .in 
तसेच www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

१० . ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
१० . ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

(१) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे , (२ ) नेटबँकिंग , ( ३) डेबीट कार्ड, ( ४ ) क्रेडिट कार्ड, (५ ) संग्राम 
केंद्र / सीएफसी, ( नागरी सुविधा केंद्र). 
१०. ६ https:/ / mahampsc. mahaonline. gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतींमध्ये ) आणि सीएफसीची सूची उपलब्ध 

आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ १९ 
१० . ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 
(१ ) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक करावे. 

(२ ) “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/ न भरल्याच्या 
नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल , त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 

(३ ) “ Pay Now " या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील - (१ ) ऑनलाईन पेमेंट , ( २ ) नागरी सुविधा 
केंद्र , ( ३) चलनाद्वारे . 

( ४ ) उमेदवार क्रेडीट कार्ड , डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील . 

( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

(६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 
शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो . 

___ ( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 
तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्या पुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत 
परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. .. 

११. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 
उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून 
घेणे व चाळणी परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 

१२. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे . त्या शिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार 


नाही. 


१३. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही. ३/ १०१२ / प्र.क्र .१६/ १२/ १६- अ, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 

१४ . मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे . 
सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास, अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल , याची 
उमेदवाराने नोंद घ्यावी . 

१५ . चाळणी परीक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास 
केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल . 

१६. आयोगाच्या कार्यालयात , परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा इतर कोणत्याही 
प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास / बाळगण्यास / वापरण्यास सक्त मनाई आहे . 

१७. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून ऑन लाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता 
चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी २३ - ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 
वेबलिंक बंद होईल . 

१८. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २७ मार्च २०१८ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास , वैध मानले जाणार नाही , तसेच परीक्षा शुल्काचा 
परतावाही केला जाणार नाही 


मुंबई , 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


राजन बा . खोत , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


भाग एक ( म . उ. वि .) -३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१ , २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २ , ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . । 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 
दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
ई-मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https : / /mahampsc .mahaonline .gov. in 


स्वसूण निरभिलाषा 


नगररचनाकार , गट - अ, ( राजपत्रित ) नगरविकास विभाग 

धारिका क्रमांक ११८३ / ९९९८ / पंधरा 

जाहिरात क्रमांक १७/ २०१८ 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागांतर्गत नगररचनाकार, गट - अ , ( राजपत्रित ) नगरविकास विभाग, या 
पदाच्या २६ जागांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतांची पूर्तता करणारे उमेदवार 
अर्ज करू शकतात . 

२. उपलब्ध पदसंख्या : २४ + २ 


- 


। 


। 


जात प्रवर्ग अ . जा . अ . ज . वि . जा . भ . ज . भ . ज . भ . ज . वि . मा . प्र . इ . मा . व . एकूण अमागास एकूण 
( अ ) ( ब ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्गीय 

पदे 
५ + १ १ १ - __ - १ ४ ११ + २ १३ २४ + २४ 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
सर्वसाधारण २ + १ 

१ १ ४ + २४ ४ ८ + २१ 
( अ ) महिला ( ३० % ) 

___ - २* ५ * ७* १२ 
( ब) खेळाडू (५ % ) १V - 

- १२ २०२0 ४ 
( * उपलब्ध असल्यास महिलांसाठी आरक्षित , अनुशेषाची पदे, उपलब्ध असल्यास खेळाडूंसाठी आरक्षित ) 

२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता 
आहे . 

२. २ शासन निर्णय , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग , क्र . न्यायाप्र- २०११ / प्र . क्र . ४ / सुधार - ३ , दिनांक १७ मार्च २०११ 
च्या अनुषंगाने ( अ ) श्रवणशक्तीतील दोष ( Hearing Impairment ) ( ब ) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू 
(locomotor disability or cerebral palsy ) ( शासन निर्णयात नमूद उपकरणासह कार्यरत राहण्याची क्षमता आवश्यक ) प्रवर्गाचे 
विकलांग असलेले उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत . तथापि , विकलांग वर्गवारीसाठी पद आरक्षित नाही . 

२. ३ शासन आदेशानुसार वि . जा .( अ ), वर्गवारीसाठी आरक्षित असलेले पद आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदावर योग्य उमेदवार 
उपलब्ध न झाल्यास शासनाच्या अंतर्गत परिवर्तनीयतेच्या धोरणानुसार सदर पदासाठी भ. ज.( ब ), भ. ज.( क ), भ. ज .( ड ) या पैकी उपलब्ध 
वर्गवारीच्या उमेदवाराचा गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यात येईल . 

२. ४ महिला आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन क्रिमीलेयर ( NCL ) तसेच मागासवर्गीय आरक्षण व त्या संदर्भातील नॉन क्रिमीलेयर 
( NCL) प्रमाणपत्राचा नमुना आणि इतर अटी व शर्तीबाबत उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील “ सरळसेवा भर्ती ” विभागातील 
“ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांचे” काळजीपूर्वक अवलोकन करूनच त्याचे अनुपालन करावे. 

३. वेतनश्रेणी : पे बॅण्ड रु. १५ , ६०० - रु.३९ , १००, ग्रेड पे रु. ५४०० अधिक इतर भत्ते . 
४. पात्रता विषयक अटी . 

४.१ उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 
४. २ वय. - दिनांक १ जुलै २०१८ रोजी अमागास उमेदवारांकरिता ३८ वर्षे व मागासप्रवर्गासाठी ४३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 

४ . ३ शासन सेवेत पूर्णवेळ कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल . 
तथापि , शासनसेवेतील मागासवर्गीय उमेदवारांचे वयोमर्यादेतील सवलती ऐवजी, शासन कर्मचारी म्हणून ५ वर्षांची एकच सवलत उपलब्ध 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ /फाल्गुन २४ -३०, शके १९३९ २१ 
४ . ४ शैक्षणिक अर्हता - The candidate must 

Possess a Degree in Civil Engineering or Civil and Rural Engineering or Urban and Rural 
Engineering or Architecture or Construction Technology or Urban Planning of recognised University 
or equivalent qualification 

AND THEREAFTER 
४ . ५ अनुभव. - Have experience of not less than Three years in Town Planning or Town Planning and 
Valuation of lands and Buildings. 

टीप. - (१ ) विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्यानंतर शासकीय संस्था अथवा निमशासकीय संस्था अथवा शासनाचे अंगीकृत 
उपक्रम अथवा शासन नियंत्रित संस्था अथवा कंपनी अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था किंवा शासनाच्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणीकृत 
असलेली संस्था / खाजगी क्षेत्र यांमध्ये नगररचना अथवा नगररचना व जमीन, इमारतीचे मूल्यांकन या विषयातील ३ वर्षांपेक्षा कमी नसेल 
एवढा प्रत्यक्ष अनुभव असणे आवश्यक आहे . खाजगी क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव असणाऱ्या उमेदवारांनी वर नमूद विषयांमध्ये अनुभव 
असलेले प्रमाणपत्र सादर करताना त्यामध्ये त्याने वर नमूद विषयामध्ये प्रत्यक्षात हाताळलेल्या कामांचा विनिर्दिष्टपणे उल्लेख करणे आवश्यक 
राहील . 

( २) मुलाखतीच्या वेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये परिच्छेद ४. ५ मधील कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांचे 
स्वरूप असलेला अनुभव नमूद केलेला असणे आवश्यक आहे 

४ . ७ खेळाडूचे आरक्षण शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील खेळांडूसाठी राखीव पदाकरिता दावा 
करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची खेळाडू असल्याबाबतची प्रमाणपत्रे गट - अ पदासाठी खेळाडू कोट्यातील पदासाठी पात्र असल्याचे मुलाखतीच्या 
तारखेपूर्वी क्रिडा संचालनालयाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे . मुलाखतीच्या दिवशी 

ट्यातून गट - अ पदासाठी पात्र 
असल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्या उमेदवाराचा दावा आयोग ग्राह्य धरणार नाही. खेळाडूकरिता आरक्षित पदासाठी खेळाडू उमेदवार 
म्हणून दावा करू इच्छिणाऱ्या उमेवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनामधील परी . ४. ५ ची आवश्यक ती 
नोंद घ्यावी. 

४.८ महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळण्याबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे 
आवश्यक असेल. 

५ . परिविक्षाधिन कालावधी - २ वर्षे राहील . 

६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून 
उमेदवार मलाखतीस बोलविण्याकरिता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त 
असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित 
करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव किंवा अन्य योग्य 
निकष याच्या आधारे निकष निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल. चाळणी 
परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथील केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम , परीक्षेचे माध्यम 
व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज 
करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण , वयोमर्यादा, शुल्कनिवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया परीक्षा योजना , अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या 
सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना 
" मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती 
व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 

७. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 

८. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

९. शुल्क . 

९.१ अमागास उमेदवारांकरिता रु. ५२४ ( २ ) मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता रु. ३२४ 

९. २ ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी वयोमर्यादा, किंवा पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये सवलत किंवा सूट याचा फायदा घेतला 
आहे , अशा उमेदवारांची अमागास सर्वसाधारण वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही. 
१०. अर्ज करण्याची पद्धत. 

१०.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत . 

१० . २ पात्र उमेदवारांना वेब - बेस्ड ( Web- based ) ऑनलाईन अर्ज https: / / mahampsc. mahaonline. gov.in या 
वेबसाईटद्वारे दिनांक ६ मार्च २०१८ ते दिनांक २६ मार्च २०१८ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील. 

१० . ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https: / / mahampsc . mahaonline .gov .in 
तसेच www. mpsc. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 
१० . ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही . 
१०. ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २) नेटबँकिंग ( ३) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम 
केंद्र / सीएफसी ( नागरिक सुविधा केंद्र ) . 
१०. ६ https: / / mahampsc . mahaonline. gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतींमध्ये ) आणि सीएफसीची सूची उपलब्ध 

आहे . 
१०. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 
( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक करावे. 

(२ ) “ माझे खाते ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/ न भरल्याच्या 
नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 

___ ( ३) “ Pay Now ” या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. - ( १) ऑनलाईन पेमेंट, ( २) नागरी सुविधा 
केंद्र, ( ३ ) चलनाद्वारे . 

( ४ ) उमेदवार क्रेडीट कार्ड , डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील . 

( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 
जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अतिम दिनाकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

(६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 
शाखेत , बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो . 

( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 
तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा 
शुल्क भरणे आवश्यक आहे . 

११. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 
उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून 
घेणे व चाळणी परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 

१२. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१३. समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही- ३/ १०१२ / प्र.क्र . १६ / १२ / १६- अ, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 

१४. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्यावेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल 
याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.. 

१५ . चाळणी परीक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रीतरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास 
केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल . 

१६ . आयोगाच्या कार्यालयात , परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा 
इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास, बाळगण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 

१७. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता 
चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी २३- ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 
वेबलिंक बंद होईल . 

१८ . चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २७ मार्च २०१८ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही , तसेच परीक्षा शुल्काचा 
परतावाही केला जाणार नाही . 


मुंबई, 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


राजन बा . खोत , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


नगरविकास विभाग 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
वाचा .- शासन सूचना क्रमांक टीपीबी ४३१५/ ३४७ /प्र.क्र . ११४ / २०१५ ( उर्वरित महाराष्ट्र) / नवि - ११, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक टीपीबी ४३१५ / ३४७/ प्र.क्र . ११४ / २०१५ (उर्वरित महाराष्ट्र ) / नवि-११ , दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . - शासन सूचना क्रमांक 
टीपीबी ४३१५ / ३४७/ प्र.क्र . ११४ / २०१५ (उर्वरित महाराष्ट्र )/ नवि - ११ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( तसेच सम क्रमांकाचे व दिनांकाचे इंग्रजी 
मधील Notice ) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 


तपशील 


या ऐवजी 


शासन सूचनापत्र दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१७ व त्यासोबतचे 
मुख्यपत्राचेशिर्षक . 


राज्यातील बृहन्मुंबई वगळता 
उर्वरित क्षेत्रासाठी विकास नियंत्रण 
नियमावलीमध्ये करावयाच्या सुधारणा. 


असे वाचावे 
राज्यातील बृहन्मुंबई व नवी मुंबई 
वगळता उर्वरित क्षेत्रासाठी विकास 
नियंत्रण नियमावलीमध्ये करावयाच्या 
सुधारणा. 
महाराष्ट्र , बृहन्मुंबई व नवी मुंबई वगळता 
उर्वरित राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे 
आयुक्त / सर्व नगरपालिका तसेच 
नगरपरिषदांचे मुख्य अधिकारी . 


शासन सूचनापत्र दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१७ चे मुख्यपत्राचे 
प्रती क्र . ५ . 


महाराष्ट्र, बृहन्मुंबई वगळता उर्वरित 
राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे 
आयुक्त / सर्व नगरपालिका तसेच 
नगरपरिषदांचे मुख्य अधिकारी . 


शासन सूचनापत्र दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे 
परिशिष्ट - अ . 


Following modification 
are proposed to be inserted 
as appropriate place and 
wherever applicable in 
existing Development 
Control Regulations of 
respective Authorities 
( Rest ofMaharashtra 
excluding Gr. Mumbai). 


Following modification are 
proposed to be inserted as 
appropriate place and wherever 
applicable in existing 
Development Control 
Regulations of respective 
Authorities ( Rest of 
Maharashtra excluding 
Gr. Mumbai and Navi 
Mumbai). 


शासन सूचनापत्र दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे 
परिशिष्ट - ब चे रकाना क्र . ३ चे 
शिर्षक . 


Name of the Urban Local 
Bodies/Development 
Authority ( Rest of 
Maharashtra excluding 
Gr. Mumbai). 


Name of the Urban Local 
Bodies/Development 
Authority (Rest of Maharashtra 
excludingGr. Mumbai/Navi 
Mumbai). 


शासन सूचनापत्र दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे 
परिशिष्ट- ब चे अनुक्रमांक १, 
रकाना क्र . ३ . 


All Municipal Corporations 
(Excluding Municipal 
Corporation ofGr. Mumbai) 
Municipal Counciles / Nagar 
Panchayat . 


AllMunicipal Corporations 
(ExcludingMunicipal 
Corporation ofGr.Mumbai and 
NaviMumbai)Municipal 
Counciles / Nagar Panchayat . 


शासन नगरविकास विभागाकडील सूचना क्रमांक टीपीबी ४३१५ / ३४७ / प्र.क्र . ११४ / २०१५ ( उर्वरित महाराष्ट्र )/ नवि - ११, दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१७ मधील वरील शुद्धिपत्रका व्यतिरिक्त इतर नमूद तपशिलामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्रदीप गोहिल, 
शासनाचे अवर सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६. 


क्रमांक टीपीएस- १८१७ / अनौसं- १२१ /प्र. क्र . ७७/ १८/ नवि -१३. - ज्याअर्थी, शासनाने राज्यातील सर्वनियोजन प्राधिकरणांकरिता प्रमाणित 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ अन्वये वेळोवेळीच्या 
अधिसूचनेद्वारे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) मंजूर केलेल्या असून त्या उक्त अधिसूचनेत नमूद 
केलेल्या दिनांकापासून लागू झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, कोणत्याही विकसनक्षम विभागात जसे रहिवास / वाणिज्य / सार्वजनिक-निमसार्वजनिक / औद्योगिक यासोबतच शेती तथा 
नाविकास विभागात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शासन / शासन प्राधिकृत संस्थेमार्फत तसेच जमीनधारक / खाजगी विकसक यांचेकडून (यापुढे 
“ प्रकल्प समन्वयक ” संबोधिलेले) हाती घेण्यात येणाऱ्या अल्प उत्पन्न गट ( EWS ) व कमी उत्पन्न गट ( LIG ) गृहबांधणीसाठी वाढीव च. क्षे. 
निर्देशांक अनुज्ञेय करणेसाठी सोबत प्रपत्र- अ व ब मध्ये नमूद केल्यानुसार नवीन विनियम उक्त नियमावलीत अंतर्भूत करणे आवश्यक असल्याचे 
शासनाचे मत झाले आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” संबोधिलेला ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त फेरबदलातील मोठ्या स्वरुपातील सार्वजनिक हित विचारात घेता उक्त फेरबदलासाठी उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ 
( १कक ) मध्ये नमूद केलेली कार्यवाही करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक ) क अन्वये प्रदत्त असलेल्या तसेच इतर अनुषंगिक अधिकारानुसार शासन याद्वारे 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” प्रस्तावासंदर्भात आम जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात 
काही सूचना / हरकती असल्यास त्या त्यांनी सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत 
संबंधित विभागाचे सहसंचालक , नगररचना , यांच्याकडे लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . संबंधित सहसंचालक , नगररचना यांची प्राप्त होणाऱ्या 
हरकती/ सूचनांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्याकरिता उक्त अधिनियमातील कलम १६२ (१) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

टीप : - ( अ) प्रस्तुतची सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध 
करण्यात यावी : 

( १) संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २) सहसंचालक, नगररचना, पुणे / कोकण /नागपूर / अमरावती / औरंगाबाद/ नाशिक. 
( ब) सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


मकाजाच 


ला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


२५ 


प्रपत्र - अ 


(Accompaniment to the Government in UDD Notice Bearing No . TPS - 1817/UOR - 121/ 

C . R -77/ 18 /UD - 13 , dated 26 /02 /2018 ) 


Draft Regulations to allow “ Pradhan Mantri Awas Yojana ” in any Developable Zone 


Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of all the 
Planning Authorities to permit “ Pradhan Mantri Awas Yojana ” in any zone such as Residential / 
Commercial / Public- semipublic / Industrial where construction is permitted ; for the purpose of 
providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections (EWS ) & Low Income Group 
( LIG ), undertaken by Government / any Institutions authorized by the Government or Owner / 
any Private Developer (hereinafter referred to “ the Project Proponent” ), subject to the following 
conditions. 


Conditions : 


( 1) These Regulations shall only be applicable for development undertaken under “ Pradhan 
Mantri Awas Yojana” wherein all the tenements shall be constructed for EWS / LIG with the use 
of latest technology . 


( 2 ) Such Development shall not be permitted on the lands , which deserve preservation or 
protection from Environmental conditions viz . Hilltop and Hill Slopes. Coastal Regulation 
Restrictions, restrictions from water bodies and quarries or any restrictions mentioned under 
Heritage Regulations. 


( 3 ) Such Development shall not be permitted on the Forest Lands , lands used for Orchards , 
Nurseries , lands affected by Green Belt Zone, Mangroves , Marshy Lands, area under any Buffer 
Zone and other environmentally sensitive areas etc . 


( 4 ) The minimum width of approach road shall be 15 .0 mt. 


( 5 ) The permissible FSI for such projects shall be 2 .5 

(6 ) The Municipal Commissioner / Chief Officer, before granting development permission , 
shall verify and satisfy himself in respect of the feasibility of providing basic infrastructure facilities 
like electricity , water supply , Sewerage etc . required for the project. 

(7) The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage 
to outside roads , wherever necessary . 

( 8 ) The project proponent shall provide all the basic facilities and utilities, on - site 
infrastructure and also off- site infrastructure such as Road , water line, drainage line , street light, 
Waste Water Recycling Plant etc. at his own cost to the satisfaction of the Municipal Commissioner / 
Chief Officer / Chief Executive Officer of the concerned authority . In no case the burden of providing 
infrastructure shall lie with the Planning Authority . 

Provided that the project proponent shall lay the water, drainage/sewage lines upto the nearest 
existing lines which are laid by the concerned Planning Authority . 

(9 ) The carpet area of the tenement shall not be more than the carpet area as may be decided 
by the Government ofMaharashtra from time to time in respect of EWS /LIG Housing. 


( 10 ) Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any 
circumstances. 

( 11 ) All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government 
of India or State Government , from time to time in respect of “ Pradhan Mantri Awas Yojana ” . 
ATT Toth (7 .3.fq .) - 8 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


प्रपत्र - ब 


(Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice 

Bearing No. TPS - 1817 /UOR - 121/ C . R -77 / 18 /UD - 13 , dated 26 /02 /2018 ) 
Draft Regulations to allow “ Pradhan Mantri Awas Yojana " in Agriculture / No 

Developable Zone 
Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of all the 
Planning Authorities to permit “ Pradhan Mantri Awas Yojana” in Agricultural/No Development 
Zone for the purpose of providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections (EWS) 
& Low Income Group ( LIG ), undertaken by Government / any Institutions authorized by the 
Government or Owner / any Private Developer (hereinafter referred to " the Project Proponent” ), 
subject to the following conditions. 

Conditions : 

( 1 ) These Regulations shall only be applicable for development undertaken under " Pradhan 
Mantri Awas Yojana ” wherein all the tenements shall be constructed for EWS / LIG with the use 
of latest technology . 

(2 ) Such Development shall not be permitted on the lands , which deserve preservation or 
protection from Environmental conditions viz . Hilltop and Hill Slopes. Coastal Regulation 
Restrictions , restrictions from water bodies and quarries or any restrictions mentioned under 
Heritage Regulations. 

( 3 ) Such Development shall not be permitted on the Forest Lands , lands used for Orchards, 
Nurseries , lands affected by Green Belt Zone, Mangroves , Marshy Lands , area under any Buffer 
Zone, other Environmentally sensitive areas etc. 

( 4 ) The minimum width of approach road shall be 12 .0 mt. 
(5 ) The permissible FSI for such projects shall be 1. 0 . 

(6 ) The Municipal Commissioner / Chief Officer, before granting development permission , 
shall verify and satisfy himself in respect of the feasibility of providing basic infrastructure facilities 
like water supply . Sewerage etc . required for the project. 

( 7 ) The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage 
to outside roads , wherever necessary . 

( 8 ) The project proponent shall provide all the basic facilities and utilities , on - site 
infrastructure and also off -site infrastructure such as Road , water line, drainage line, street light, 
Waste Water Recycling Plant etc. at his own cost to the satisfaction of the Municipal Commissioner / 
Chief Officer / Chief Executive Officer of the concerned authority . In no case the burden of providing 
infrastructure shall lie with the Planning Authority . 

Provided that the project proponent shall lay thewater , drainage /sewage lines upto the nearest 
existing lines which are laid by the concerned Planning Authority . 

( 9 ) The land under project shall be considered as if it is in the Residential zone and all 
concerned regulations, viz . side margin , building height etc ., shall be applicable as per the 
Residential Zone, except utilisation of TDR and Premium F . S .I. 

( 10 ) The carpet area of the tenement shall not bemore than the carpet area as may be decided 
by the Government of Maharashtra from time to time in respect of EWS / LIG Housing. 

( 11) Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any 
circumstances . 

( 12 ) All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government 
of India or State Government, from time to time in respect of “ Pradhan Mantri Awas Yojana ” . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

T. H . yar , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ २७ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated , 26th February 2018 . 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

NO . TPS . 1817 /UOR - 121/ C . R .-77 / 18 /UD - 13 . — Whereas , the Government of Maharashtra has 
sanctioned the Development Control and Promotion Regulations (hereinafter referred as to as 
the said Regulations) for all the planning authorities in the state from time to time (hereinafter 
referred to as “ the said Notifications” ) u /s - 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as the said Act) and the said Regulations have come into force 
w .e.f. the dates mentioned in the said notifications ; 

And whereas , the Government is of the opinion that, it is necessary to incorporate a new 
regulation to allow additional F . S . I, for “ Pradhan Mantri Awas Yojana” in any developable zone 
such as Residential / Commercial / Public -Semipublic / Industrial and also in Agricultural/No 
Development Zone for the purpose of providing affordable housing to the Economically Weaker 
Sections (EWS) and Low Income Group (LIG ), undertaken by Government / any institutions 
authorized by the Government and , Owner / any Private developer (hereinafter referred to " the 
Project Proponent” ) subject to certain conditions which are more particularly prescribed in the 
Schedule - A and Schedule - B appended hereto (hereinafter referred as to as the " said Modification ” ); 

And whereas, the State Government found it expedient in the larger public interest to take 
recourse to the provisions contained in section 37 ( 1AA ) of the said Act to incorporate the said 
modification in the said Regulations. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1AA ) of section 
37 of the said act and all other powers enabling in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby , publishes a notice for inviting suggestions / objections from any person with respect to 
the said modification . Any objections / suggestions upon the said Modification are forwarded 
before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette to the concerned Divisional Joint Director of Town Planning who is hereby 
authorised u / s - 162 ( 1 ) of the said Act as an officer on behalf of Government to give hearing and to 
submit his report to the Government ; 

This Notice shall be kept open for inspection to the general public in the following offices for 
the above period on all working days. 

(i ) Office of the Director of Town Planning, Central Building , Pune. 

( ii) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune /Nashik /Nagpur /Aurangabad / 
Amravati/Konkan Division . 

This Notice shall also be made available on the Government website www .maharashtra . gov .in 
(ara a fala ). 


Schedule - A 
(Accompaniment to the Government in UDD Notice bearing No . TPS . 1817 /UOR - 121/ 

C . R .- 77 / 18 /UD - 13 , dated the 26th February 2018 ) 
Draft Regulations to allow “ Pradhan Mantri Awas Yojana " in any Developable Zone 

Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of all the 
Planning Authorities to permit “ Pradhan Mantri Awas Yojana" in any zone such as Residential / 
Commercial / Public - semipublic / Industrial where construction is permitted ; for the purpose of 
providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections (EWS ) and Low IncomeGroup 
(LIG ), undertaken by Government / any Institutions authorized by the Government or Owner / 
any Private Developer (hereinafter referred to “ the Project Proponent”), subject to the following 
conditions. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - ४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 


Conditions : 

( 1 ) These Regulations shall only be applicable for development undertaken under “ Pradhan 
Mantri Awas Yojana” wherein all the tenements shall be constructed for EWS / LIG with the use 
of latest technology . 

( 2 ) Such Development shall not be permitted on the lands , which deserve preservation or 
protection from Environmental conditions viz . Hilltop and Hill slopes. Coastal Regulation 
Restrictions , restrictions from water bodies and quarries or any restrictions mentioned under 
Heritage Regulations. 

( 3 ) Such Development shall not be permitted on the Forest Lands , lands used for Orchards , 
Nurseries, lands affected by Green Belt Zone, Mangroves, Marshy Lands, area under any Buffer 
Zone and other environmentally sensitive areas etc. 

(4 ) The minimum width of approach road shall be 15 . 0 mt. 
(5 ) The permissible FSI for such projects shall be 2.5 

(6 ) The Municipal Commissioner / Chief Officer , before granting development permission , 
shall verify and satisfy himself in respect of the feasibility of providing basic infrastructure facilities 
like electricity , water supply , Sewerage etc . required for the project . 

( 7) The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage 
to outside roads , wherever necessary . 

(8 ) The project proponent shall provide all the basic facilities and utilities , on - site 
infrastructure and also off -site infrastructure such as Road , water line, drainage line, street light , 
Waste Water Recycling Plant etc . at his own cost to the satisfaction of the Municipal Commissioner 
| Chief Officer / Chief Executive Officer of the concerned authority . In no case the burden of 
providing infrastructure shall lie with the Planning Authority : 

Provided that the project proponent shall lay the water, drainage/ sewage lines upto the nearest 
existing lines which are laid by the concerned Planning Authority . 

( 9 ) The carpet area of the tenement shall not be more than the carpet area as may be decided 
by the Government of Maharashtra from time to time in respect of EWS /LIG Housing . 

( 10 ) Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any 
circumstances . 

(11) All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government 
of India or State Government , from time to time in respect of “ Pradhan Mantri Awas Yojana”. 

Schedule - B 
(Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice 
bearing No . TPS . 1817 /UOR - 121/C . R .-77/ 18 /UD - 13 , dated the 26th February 2018 ) 
Draft Regulations to allow “ Pradhan Mantri Awas Yojana ” In Agriculture / No 

Developable Zone 
Following New Regulation shall be added in the Development Control Regulations of all the 
Planning Authorities to permit “ Pradhan Mantri Awas Yojana ” in Agricultural/No Development 
Zone for the purpose of providing Affordable Housing to the Economically Weaker Sections (EWS ) 
and Low Income Group (LIG ), undertaken by Government / any Institutions authorized by the 
Government or Owner / any Private Developer (hereinafter referred to “ the Project Proponent ” ), 
subject to the following conditions. 


Ver 


Conditions : 

( 1 ) These Regulations shall only be applicable for development undertaken under “ Pradhan 
Mantri Awas Yojana” wherein all the tenements shall be constructed for EWS / LIG with the use 
of latest technology . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


२९ 


( 2 ) Such Development shall not be permitted on the lands , which deserve preservation or 
protection from Environmental conditions viz . Hilltop and Hill slopes . Coastal Regulation 
Restrictions, restrictions from water bodies and quarries or any restrictions mentioned under 
Heritage Regulations. 

( 3 ) Such Development shall not be permitted on the Forest Lands, lands used for Orchards , 
Nurseries, lands affected by Green Belt Zone , Mangroves , Marshy Lands , area under any Buffer 
Zone, other Environmentally sensitive areas etc. 

(4 ) The minimum width of approach road shall be 12 .0 mt. 
(5 ) The permissible FSI for such projects shall be 1.0 . 

(6 ) The Municipal Commissioner / Chief Officer, before granting development permission , 
shall verify and satisfy himself in respect of the feasibility of providing basic infrastructure facilities 
like water supply , Sewerage etc. required for the project. 

( 7 ) The project proponent shall plan proper internal Road network including major linkage 
to outside roads, wherever necessary . 

( 8 ) The project proponent shall provide all the basic facilities and utilities , on - site 
infrastructure and also off-site infrastructure such as Road , water line, drainage line, street light, 
Waste Water Recycling Plant etc . at his own cost to the satisfaction of the Municipal Commissioner 
/ Chief Officer / Chief Executive Officer of the concerned authority . In no case the burden of 
providing infrastructure shall lie with the Planning Authority : 

Provided that the project proponent shall lay the water , drainage /sewage lines upto the nearest 
existing lines which are laid by the concerned Planning Authority . 

( 9 ) The land under project shall be considered as if it is in the Residential zone and all 
concerned regulations, viz . side margin , building height etc., shall be applicable as per the 
Residential Zone, except utilisation of TDR and Premium F .S . I. 

( 10 ) The carpet area of the tenement shall not be more than the carpet area as may be decided 
by the Government of Maharashtra from time to time in respect of EWS / LIG Housing. 

( 11) Amalgamation of two or more tenements shall not be permissible under any 
circumstances . 

( 12 ) All other guidelines and norms shall be followed as may be decided by the Government 
of India or State Government, from time to time in respect of “ Pradhan Mantri Awas Yojana” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१ , २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2017 / 3064. — The High Court has been pleased to post (on promotion ) the following 
Judicial Officers from the cadre of Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , to the cadre of Senior Civil Judges , purely on ad hoc and temporary basis and post them 
at the places mentioned against their names until further orders : 


New posting 
. . Civil Judge , Senior Division , 

Warora , District Chandrapur. 


Name and Present posting 
1.(* ) Shri Sharad G . Deshpande , 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Karmala , District Solapur . 
2 .(* ) Smt. Rekha B . Thakur , 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandura , District Buldhana. 


4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola vice Shri A . P . Kokare . 


3.( * ) Shri Sachin S . Patil , 

Judge , Co - operative Court , 
Nashik . 


8th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik 


10th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Ahmednagar. 


4 .(* ) Shri Mahendra R . Jadhav , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Shrigonda , District Ahmednagar . 
5 . (* ) Shri Rahul A . Shinde, 

3rd Joint Civil Judge , junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pandharpur, District Solapur. 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Barshi, District Solapur. 


6 . (* ) Shri Hitendra A . Wani, 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Chalisgaon , District Jalgaon . 


. . 7th Joint Civil Judge , Senior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate, 
Jalgaon . 


4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Satara . 


. . Judge , Small Causes Court , 

Mumbai. 


7 .(* ) Shri Rakesh V . Wanwadi, 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Dahiwadi, District Satara . 
8 . (* ) Shri Vilassingh N . Thakur, 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Solapur . 
9 .(* ) Shri Kiran S . Jadhav , 

Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , 
Risod , District Washim . 


3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate, 
Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


Name and Present posting 
10 .(* ) Shri Anand B . Hodawadekar , 

Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Bhiwapur, District Nagpur. 


New posting 
. . Civil Judge , Senior Division , 

Daryapur , District Amravati. 


11 .(* ) Shri Asgar H . Baig , 

2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


2nd Additional Judge , 
Small Causes Court , 
Nagpur. 


. . Judge , Labour Court, 

Thane. 


12 . (* ) Shri Rajesh U . Nagargoje , 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Jaysingpur, District Kolhapur. 


. . Judge , Labour Court , 

Mahad , District Raigad at Alibag. 


13 .(* ) Shri Dashrath V . Kute , 

Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Municipal Court , District Solapur. 
14 .(* ) Shri Anand M . Samant, 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad, District Satara . 


Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Ratnagiri. 


15 .(* ) Shri Sangram B . Kale , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gadhinglaj, District Kolhapur. 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Niphad , District Nashik . 


16 .(* ) Smt. Anushree R . Rahane, 

. . Judge , Labour Court, 
Civil Judge, Junior Division 

Dhule . 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola , District Nashik . 

II 
The High Court has further been pleased to make the transfers and postings of the following 
Judicial Officers : 


Name and Present posting 
1. Shri Pankaj B . Deshpande, 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Buldhana. 


New posting 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , 
Nandura , District Buldhana vice 
Smt. R . B . Thakur promoted . 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Municipal Court, District Solapur 
vice Shri D . V . Kute promoted . 


2 . Shri Pankaj M . Bidada , 

11th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur. 


. . Judge , Co -operative Court, 

Nashik vice Shri S . S . Patil promoted . 


3 . Smt. Kranti M . Pingle , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


Name and Present posting 

New posting 
4 . Shri Vinod S . Damare , 

Civil Judge, Junior Division and 
31st Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Bhiwapur, District Nagpur 
Nagpur . 

vice Shri A . B . Hodawadekar promoted . 

III 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in 
the order as shown herein below : 
Name and Present posting 

New posting 
1. Shri M . A . Kothari, 

Chief Judicial Magistrate , 
Joint Civil Judge , Senior Division 

Amravati vice Shri S . S . Oza , promoted . 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Amravati. 
2 . Smt. S . B . Rathod , 

Joint Civil Judge, Senior Division 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Amravati vice Shri M . A . Kothari. 
Magistrate , Amravati. 
3 . Shri R . S . Kshirsagar, 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Amravati vice Smt. S . B . Rathod . 
Magistrate , Amravati. 
4 . Smt. M . S . Sahastrabudhe, 

3rd Joint Civil Judge, Senior Division 
4th Joint Civil Judge, Senior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Amravati vice Shri R . S . Kshirsagar . 
Magistrate , Amravati. 
5 . Shri S . D . Kurhekar , 

. . 4th Joint Civil Judge , Senior Division 
5th Joint Civil Judge , Senior Division 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
and Additional Chief Judicial 

Amravati vice Smt. M . S . Sahastrabudhe. 
Magistrate , Amravati. 
6 . Smt. A . V . Choudhari Inamdar , 

Chief Judicial Magistrate , 
Joint Civil Judge , Senior Division and 

Thane vice Shri H . B . Shelkhe 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

appointed as Ad -hoc District Judge . 
Thane . 


Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane vice Smt. A . V .Choudhari Inamdar . 


7 . Shri D . Y . Gaud , 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Thane . 
8 . Smt. P . P . Ingale , 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Thane. 
9 . Smt. R . J. Pawar , 

4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane . 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane vice Shri D . Y . Gaud . 


3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane vice Smt. P . P . Ingale . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


Name and Present posting 
10 . Shri R . T . Sakhare , 

5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Thane . 


New posting 
4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane vice Smt. R . J. Pawar . 


5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane vice Shri R . T. Sakhare. 


e . 


11 . Smt. V . L . Bhosale , 

6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Thane. 
12 . Shri Mangesh R . Deshpande , 

7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate, Thane . 
13 . Smt. J. S . Bhatia , 

8th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate, Thane. 


6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane vice Smt. V . L . Bhosale . 


7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Thane vice Shri Mangesh R . Deshpande. 


8th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate, 
Thane vice Smt. J . S . Bhatia . 


14 . Smt. B . N . Ichpurani, 

9th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Thane. 
15 . Shri N . G . Shukla , 

Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 

Akola . 
16 . Smt. P . D . More , 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Akola . 


Chief Judicial Magistrate , Akola vice 
Shri D . P . Shingade appointed as 
Ad - hoc District Judge . 


Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola vice Shri N . G . Shukla . 


2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola vice Smt. P . D . More . 


3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Akola vice Smt. H . A . Ansari. 


17 . Smt. H . A . Ansari, 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Akola . 
18 . Shri A . P . Kokare , 

4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 

Magistrate , Akola . 
19 . Shri B . D . Pandit, 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Karmala , District Solapur. 
20 . Shri L . C . Wadikar, 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karmala , District Solapur. 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Karmala , District Solapur vice 
Shri Sharad G . Deshpande promoted . 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Karmala , District Solapur vice 
Shri B . D . Pandit. 


971 


10 (7 .3. 19 .)- 4 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


New posting 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karmala , District Solapur vice 
Shri L . C . Wadikar . 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Shrigonda , District Ahmednagar vice 
Shri M . R . Jadhav , promoted . 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Shrigonda , District Ahmednagar vice 
Shri P . K . Ahir . 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pandharpur, District Solapur vice 
Shri R . A . Shinde promoted . 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Pandharpur , District Solapur vice 
Shri S . T . Shinde. 


Name and Present posting 
21. Shri S . S . Jadhav , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Karmala , District Solapur. 
22 . Shri P . K . Ahir , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Shrigonda , District Ahmednagar. 
23 . Shri R . B . Kulkarni, 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Shrigonda, District Ahmednagar. 
24 . Shri S . T . Shinde , 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pandharpur, District Solapur. 
25 . Smt. B . A . Kaduskar , 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pandharpur, District Solapur . 
26 . Shri S . G . Sarode, 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pandharpur , District Solapur. 
27 . Shri D . U . Rajput, 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Pandharpur, District Solapur. 
28 . Shri S . S . Tat , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Chalisgaon , District Jalgaon . 
29. Shri P . B . Bharpure , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Chalisgaon , District Jalgaon . 
30 . Shri S . S . Deshmukh , 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Dahiwadi, District Satara 
31. Shri S . V . Pawar, 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur. 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pandharpur , District Solapur vice 
Smt. B . A . Kaduskar. 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Pandharpur , District Solapur vice 
Shri S . G . Sarode . 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Chalisgaon , District Jalgaon vice 
Shri H . A . Wani promoted . 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Chalisgaon , District Jalgaon vice 
Shri S . S . Tat . 


Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dahiwadi, District Satara vice 
Shri R . V . Wanwadi promoted . 


a . 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur vice Shri V . N . Thakur 
promoted . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


New posting 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur vice Shri S . V . Pawar. 


Name and Present posting 
32 . Shri S . S . Kurve, 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Solapur. 
33. Shri M . R . Devkate, 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur. 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur vice Shri S . S . Kurve. 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur vice Shri M . R . Devkate. 


8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur vice Shri A . R . Shendge . 


34 . Shri A . R . Shendge , 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Solapur . 
35 . Smt. S . S . Jadhav , 

9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Solapur. 
36 . Shri A . R . Kalhapure , 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Solapur. 
37 . Smt. J . M . Mistry , 

12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur. 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Solapur vice Smt. S . S . Jadhav . 


10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Solapur vice Shri A . R . Kalhapure. 


. . 


11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, 
Solapur vice Shri P . M . Bidada 
transferred . 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Risod , 
District Washim vice Shri K . S . Jadhav 
promoted . 


. . 


10 


38 . Shri P . V . Kapadia , 

13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Solapur. 
39 . Shri P . P . Giri, 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Risod , District Washim . 
Shri A . D . Suryawanshi, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Risod , District Washim . 
41. Shri S . D . Kurane, 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
42 . Shri P . B . Remane, 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Risod , District Washim 
Vice Shri P . P . Giri. 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri A . H . Baig promoted . 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri S . D . Kurane. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१, २०१८/ फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


New posting 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri P . B . Remane. 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri O . N . Mantri. 


Name and Present posting 
43 . Shri 0 . N . Mantri 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
44 . Shri Pankaj P . Naigaonkar 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
45 . Smt. N . N . Bedarkar 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
46 . Shri M . R . Washinkar 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
47. Shri I. A . Rajjak Marchiya 

9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Shri Pankaj P . Naigaonkar . 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. N . N . Bedarkar . 


8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri M . R . Washimkar . 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri I. A . Rajjak Marchiya . 


10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur Vice Smt. D . M . Shinde . 


48 . Smt. D . M . Shinde 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
49. Shri N . B . Jadhav 

11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
50 . Shri A . O . Jain 

12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
51. Shri M . T . Kharade 

13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Nagpur . 
52 . Shri P . A . Munaf Shahzad 

14th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri N . B . Jadhav . 


12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri A . O . Jain . 


13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri M . T. Kharade . 


53. Shri Vinod V . Patil 

15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri P . A . Munaf Shahzad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१ , २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


३७ 


New posting 
15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri Vinod V . Patil . 


16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Shri Shaikhbabaso S . Patil. 


Name and Present posting 
54. Shri Shaikhbabaso S . Patil 

16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
55 . Shri D . A . Tiwari 

17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
56 . Smt. S. M . Tamgadge 

18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Nagpur. 
57. Smt. U . M . Vaidya 

19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
58 . Shri G . M . Nadaf 

20th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


17th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri D . A . Tiwari. 


18th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. S . M . Tamgadge . 


19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. U . M . Vaidya. 


20th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri G . M . Nadaf. 


59. Shri B . D . Tare 

21st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
60. Smt. M . V . Bharade 

22nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


21st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri B . D . Tare . 


22nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. M . V . Bharade. 


23rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. S . J. Shinde . 


61. Smt. S . J . Shinde 

23rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
62 . Shri Smt. S . S Jain 

24th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
63. Smt. Sharvari M . Joshi 

25th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
64. Smt. Sheetal Koul 

26th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
4T1 Tops (7 .3.fa.) 


24th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur Vice Smt. S . S . Jain . 


25th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. Sharvari M . Joshi. 


va 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


New posting 
26th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Smt. Sheetal Koul. 


27th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Smt. R . B . Sorekar. 


28th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri J. D . Jadhao 


29th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri G . C . Fulzalke. 


30th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. P . C . Phatale . 


Name and Present posting 
65 . Smt. R . B . Sorekar 

27th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
66 . Shri J. D . Jadhao 

28th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
67. Shri G . C . Fulzalke 

29th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
68 . Smt. P . C . Phatale 

30th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
69. Smt. S. L . Soyanke 

32nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
70 . Smt. Vaishali G . Karmore 

33rd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
71. Smt. S . B . Ghute 

34th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
72 . Shri K . G . Sawant 

2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Jaysingpur, District Kolhapur . 
73 . Shri G . A . Deshpande 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Karad , District Satara . 
74 . Shri R . T . Ghogle 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Karad , District Satara . 
75 . Smt. S . M . Padolikar 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad , District Satara . 


31st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri V . S . Damare 
transferred . 


32nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. S . L . Soyanke. 


. . Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
Jaysingpur, District Kolhapur 
vice Smt. R . U . Nagargoje promoted . 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad , District Satara 
vice Shri A . M . Samant promoted . 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad , District Satara 
vice Shri G . A . Deshpande . 


3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad , District Satara 
vice Shri R . T . Ghogle . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


३९ 


New posting 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad , District Satara 
vice Smt. S . M . Padolikar. 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad , District Satara 
vice Shri R . D . Gawai. 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Karad, District Satara 
vice Smt. Aarti A . Kulkarni. 


Name and Present posting 
76 . Shri R . D . Gawai 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Karad , District Satara . 
77 . Smt. Aarti A . Kulkarni 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Karad , District Satara. 
78 . Shri P . C . Bartakke 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Karad , District Satara . 
79 . Shri A . J. Patil 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Karad , District Satara. 
80 . Shri S . N . Shinde 

Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola , District Nashik . 
Shri N . N . Chintamani 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Yeola , District Nashik . 
82 . Smt. S . M . Joshi 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Buldhana . 


7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Karad , District Satara 
vice Shri P . C . Bartakke. 


Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Yeola , District Nashik 
vice Smt. A . R . Rahane promoted . 


. 


. 


Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Yeola , District Nashik 
vice Shri S . N . Shinde . 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Buldhana , vice Shri P . B . Deshpande , 
transferred . 


. 


. 


. 


. 


83. Smt. N . K . Nagargoje 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Buldhana . 


4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Buldhana , vice Smt. S . M . Joshi. 


4th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik , vice Smt. K . M . Pingle , 
transferred . 


84 . Smt. M . R . Dhanorkar 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nashik 
85 . Smt. S . R . Bhor 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nashik . 
86 . Smt. V . L . Pandit 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nashik . 
ATT pop (7 .3. fq .) - & 37 


5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik , vice Shri M . R . Dhanorkar . 


6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik , vice Smt. S . R . Bhor, 


Xo 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


New posting 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik , vice Smt. V . L . Pandit. 


Name and Present posting 
87 . Smt. P . V . Dhande 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nashik . 
88 . Smt. D . V . Dedhia 

9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


8th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik , vice Smt. P . V . Dhande. 


89 . Smt. P . S . Apte 

10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


9th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nashik , vice Smt. D . V . Dedhia . 


90 . 


Smt. G . K . R . Tandon 
11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik , vice Smt. P . S . Apte . 


Bombay , 
dated the 9th August 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


पत्रा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ- १११८ / प्र.क्र . ०३/ २०१८ / दहा . - श्री . पी . वेलरासू, भाप्रसे ( महाःआरआरः२००२ ) महापालिका आयुक्त, कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिका, कल्याण यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न 
पदोन्नती देण्यात येऊन ते पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत उन्नत करून त्यांचीनियुक्ती पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे . त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ ( मध्यान्हपूर्व पासून स्वीकारला आहे . 

२. श्री . पंकज कुमार , भाप्रसे ( महा : आरआर : २००२ ) विकास आयुक्त ( असंघटीत कामगार ), मुंबई यांना भारतीय प्रशासन सेवेच्या 
अधिकालिक वेतन श्रेणीत दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासूनच सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन ते पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या 
अधिकालिक वेतन श्रेणीत उन्नत करून, त्यांची नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ 
( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

३. श्री . के . व्ही. कुरुंदकर , भाप्रसे ( महा : एससीएस : २००२ ) सह व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ , मुंबई 
यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन ते 
पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत उन्नत करून, त्यांची नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 
___ ४. श्री . एस. एम .केंद्रेकर , भाप्रसे ( महाः नॉन-एससीएस : २००२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना दिनांक १ जानेवारी २०१८ पासून 
भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिकालिक वेतन श्रेणीत सध्याच्याच पदावर स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन ते पद भारतीय प्रशासन सेवेच्या 
अधिकालिक वेतन श्रेणीत उन्नत करून त्यांची नियुक्ती पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ जानेवारी २०१८ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स. रि. बांदेकर -देशमुख , 

शासनाचे उप सचिव . 


कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
____ मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक कृषिआ ३११८ / प्र. क्र . २१/ १६- ओ. - श्री . भानुदास गंगाधर गडाख, कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी सह संचालक, नाशिक यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९८२ मधील नियम ६५ ( १) नुसार दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ ( म.पू.) पासून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवा निवृत्त 
होण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


उ. म . मदन , 
शासनाचे अवर सचिव . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक विकअ-१८१८ / प्र.क्र .१५ / विक्रीकर ( प्रशा-२). - खाली नमूद केलेले सहायक विक्रीकर आयुक्त, गट - अ हे नियतवयोमानानुसार शासन 
सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले आहेत : 


निवृत्ती दिनांक 

( ५ ) 
३० एप्रिल २०१६ ( म . नं . ) 
३१ मे २०१६ ( म . नं .) 
३१ मे २०१६ (म . नं .) 


३१ मे २०१६ ( म . नं .) 
३० जून २०१६ (म . नं .) 


३० जून २०१६ ( म. नं .) 


३० जून २०१६ ( म . नं . ) 
३० सप्टेंबर २०१६ (म.नं .) 
३० सप्टेंबर २०१६ ( म.नं .) 


अ. क्र अधिकाऱ्याचेनाव 

पदनाम 

महाविकास सांकेतांक 
( १) ( २) 

( ३ ) 
श्री . सोनेवार डी . पी . सहायक विक्रीकर आयुक्त ( व्हॅट ) ३ , यवतमाळ YAV -VAT - D- 003 
२ श्री. खोत बी . एम. सहायक विक्रीकर आयुक्त (व्हॅट ) ३, बेलापूर ____ RAI-VAT - D -003 
३ श्री . रासकर ए. एस . सहायक विक्रीकर आयुक्त (व्यवसाय लेखा PUN- VAT -D -815 

परीक्षण ) १५ , पुणे. 
४ श्री . ताठे आर . व्ही . सहायक विक्रीकर आयुक्त (व्हॅट ) ६, कल्याण KAL -VAT - D -006 
५ श्री . भालेकर एल. एच सहायक विक्रीकर आयुक्त ( सीमा तपासणी MUM- BCP- D - 002 

नाके ) २ , मुंबई. 
६ श्री . भटकर पी. पी . सहायक विक्रीकर आयुक्त ( अंतर्गत लेखा CST- AUI- D- 005 

परीक्षण ) ५ , मुंबई. 
७ श्रीम. पाटील के . डी सहायक विक्रीकर आयुक्त ( ७०४ कक्ष ) १, मुंबई । MUM- VAT - D- 201 
८ श्री . सुर्यवंशी ए. टी . सहायक विक्रीकर आयुक्त ( व्हॅट ) ७, कोल्हापूर KOL- VAT - D-007 
९ श्री . जिद्देवार ए. आर . सहायक विक्रीकर आयुक्त ( स्वीय सहायक ) NAG -AST - D - 002 

(विक्रीकर सहआयुक्त -व्यवसायकर कार्यालय) , 

नागपूर . 
१० श्री . राठोड पी . यु. सहायक विक्रीकर आयुक्त (विधी ) ८ , आयुक्त CST - LGL- D -008 

कार्यालय, मुंबई. 
११ श्री . देशमुख एस. एस . सहायक विक्रीकर आयुक्त ( परतावा लेखा परीक्षण ) MUM-VAT - D- 701 

१, मुंबई. 
१२ श्री . मोरे डी . व्ही सहायक विक्रीकर आयुक्त (व्हॅट ) ०३, ठाणे THA- VAT - D- 003 
१३ श्री . घोरपडे एच. जे . सहायक विक्रीकर आयुक्त ( क -८०१), नाशिक NAS- BST - D- 001 
१४ श्री . कांगणे बी. एन . सहायक विक्रीकर आयुक्त (मुद्देनिहाय लेखा MUM-VAT - D -908 

परीक्षण ) ८ , मुंबई. 
१५ श्री. मोमिन ए. डी . सहायक विक्रीकर आयुक्त (मुद्देनिहाय लेखा MUM-VAT- D - 927 

परीक्षण) २७, मुंबई. 
१६ श्री .शिंदे व्ही. एस . सहायक विक्रीकर आयुक्त (स्वीय सहायक ) MUM- AST - D- 004 

(विक्रीकर सहआयुक्त - सर्वेक्षण कार्यालय ), मुंबई . 
१७ श्री . निकम बी. एस. सहायक विक्रीकर आयुक्त (व्हॅट ) १, जालना JAL -VAT - D -001 
१८ श्री . पेठकर एस . जी . सहायक विक्रीकर आयुक्त (व्हॅट ) ८, नाशिक NAS - VAT - D - 008 


३१ ऑक्टोबर २०१६ ( म.नं .) 


३० नोव्हेंबर २०१६ (म. नं. ) 


३१ डिसेंबर २०१६ ( म. नं.) 
३१ जानेवारी २०१७(म. नं.) 
३१ मे २०१७ ( म. नं . ) 


३१ मे २०१७ ( म. नं . ) 


३१ मे २०१७ ( म. नं . ) 


३१ मे २०१७ ( म . नं . ) 
३१ मे २०१७ ( म . नं . ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि. द. चुरी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१, २०१८ /फाल्गुन २४ -३०, शके १९३९ ४३ 

गृह विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक रापोसे- २२१७ / प्र.क्र . ७५ /पोल- १अ. — निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ- ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) 
शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अ . क्र अधिकाऱ्याचेनाव सेवानिवृत्तीचे वेळी धारण केलेले पद 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . एस . एम . वाघमारे 

पोलीस उप आयुक्त , सशस्त्र पोलीस, एलए-II , ताडदेव , मुंबई . दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
श्री . संजय राजाराम पाटील सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
श्री . विनायक दामोद सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
४ श्री . रमाकांत कृष्णाजी खरात उपविभागीय पोलीस अधिकारी, माहुर उपविभाग, नांदेड . दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
५ श्री . शेख अजमतुला इनामदार अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
६ श्री . सुरेश इस्तरी भोयर 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सावनेर उपविभाग , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 

नागपूर ग्रामीण . 
श्री . अनिल वसंत सारदळ 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी , अलिबाग उपविभाग , रायगड दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
श्री .किसन नारायण मेटकर सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 
गट क्र . ३, जालना . 
९ श्री. संजय पांडुरंग काळे पोलीस उप अधीक्षक , मोटार परिवहन , पुणे 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ 


aorsmx5w 


ना 


म 


. 


au 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. अ . खोचरे, 
कार्यासन अधिकारी. 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि - २०१८ / ( ०१/ २०१८ ) / आ .( वर्ग-१ ). - जलसंपदा विभागातील खालील नमूद अधीक्षक अभियंता (विवयां ) व कार्यकारी अभियंता 
( स्थापत्य ) हे नियत वयोमान ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ (म.नं .) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अ . क्र अधिकाऱ्याचेनाव 

पदनाम 

जन्म दिनांक 
(१ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ रमेश कृष्णा बामणे 

अधीक्षक अभियंता, कोयना ( वि . व. यां ) संकल्पचित्र मंडळ , पुणे १ फेब्रुवारी १९६० 
२ नरेंद्र केशवराव ढोरे सहायक मुख्य अभियंता (वि. प्र.), अमरावती 

१६ जानेवारी १९६० 
३ वसंत व्यंकटराव हंद्राळे कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग , अहमदनगर 

२० जानेवारी १९६० 
४ जयंत अंबादास इंगळे कार्यकारी अभियंता व उप प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर २१ जानेवारी १९६० 
५ विश्वासराव लालासाहेब माने । कार्यकारी अभियंता, वेंग वर्धित सिंचन लाभ विशेष पथक , जलसंपत्ती १० जानेवारी १९६० 

भवन , कोथरुड, पुणे . 
६ विलास केशवरावनिखारे कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन ( जलसंधारण ) विभाग, गोंदिया . १० जानेवारी १९६० 
७ सर्जेराव पांडुरंग शिंदे कार्यकारी अभियंता , भीमा पाटबंधारे विभाग , पंढरपूर . 

१५ जानेवारी १९६० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु. गं. गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव. 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १५ - २१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 

गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक पीइएन- १०१८ / प्र.क्र .१६ / राउशु -१. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम, १९८२, नियम १०( १) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागातील खालील निर्देशित निरीक्षक , गट -ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून (मध्यान्हनंतर ) नियत वयोमानानुसार 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


अ. क्र . 


नाव 


पदनाम व नियुक्तीचेठिकाण 


जन्मदिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 


दिनांक 
( ४ ) 


( ३ ) 


( १ ) 
१ श्री . व्ही . बी . निंबाळकर 
२ श्री. एस . व्ही. पाटील 


निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , “ जे ” विभाग , मुंबई उपनगर ११ ऑक्टोबर १९५९ ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , क विभाग, कन्नड , ७ डिसेंबर १९५९ ३१ डिसेंबर २०१७ 

औरंगाबाद. 
निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक -१, जि . नाशिक २५ डिसेंबर १९५९ ३१ डिसेंबर २०१७ 
निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , ई विभाग , मुंबई शहर १० डिसेंबर १९५९ ३१ डिसेंबर २०१७ 


३ श्री . वि . आ . गोसावी 
४ श्री . ओ. जी . गुरव 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग / विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी चव्हाण , 
कार्यासन अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


